डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न, वसंतराव नाईक 
कृषिभुषण, जिजामाता कृषिभुषण, वसंतराव नाईक 
शेतीमित्र, वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ शेतकरी, 
उद्यानपंडीत पुरस्कार, कृषिभुषण (सेंद्रिय शोती) व 
कृषि विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांचेसाठी 
पदमश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील कृषि सेवारत्न 
पुरस्कार,युवा शहोतकरी पुरस्कार व उत्कृष्ठ कृषि 
संशोधक पुरस्कार. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-३२. 
दिनांक- १५ फेब्रुवारी, २०२१. 


१. शासन निर्णय, कृषि व सहकार विभाग क्र.- कृसंप्र- २१८९-५८३५-११-अ, दि.०१.डिसेंबर, १९७९ 

२. शासन निर्णय, कृषि व सहकार विभाग क्र.- मृसंप्र-२१८३-९५४२/सीआर-२८३/११-अे, 
दि.०८ मार्च १९८४ 

३. शासन निर्णय, कृषि व सहकार विभाग क्र.-कृसंप्र-२१८५/११५८/सीआर-२०३/११-अ, दि.१२ मार्च १९८५ 

४. शासन निर्णय, कृषि व सहकार विभाग क्र.-कृसंप्र-२१८६/सीआर-२१२/११-अ, दि.१३ ऑगस्ट १९८७. 

५. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.कृसंप्र-२१९१/प्र.क्र.१०४/११-अ, दि.३० सप्टेंबर, १९९१. 

६. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.कृसंप्र-१०९३/३५२९१/सीआर-१९७/११-अ,दि.२० मे, १९९४. 

७. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.कृसंप्र-२१९३/सीआर-११६/११-अ, दि. २७ मे,१९९४ 

८. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.कृसंप्र-२१९५/११९५/सीआर-१२०/११-अ,दि.२५ सप्टेंबर,१९९५ 

९. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.कृसंप्र-२१९८/प्र.क्र.४४/११-अ, दि.२६ मार्च, १९९९ 

१०.झासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.कृसंप्र-१२/२०००/सीआर-२२/११-अ, दि.०५ जुलै २००० 

११.झासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.कृसंप्र-२१/२०००//प्र.क्र.११४/११-अ, दि.१ नोव्हेंबर २०००. 

१२.शासन निर्णय, क्र.-राबाबो-११०१/प्र.क्र.१३९/फ३, कृषि व पदुम विभाग, दि.१० जानेवारी, २००२. 

१३.शासन निर्णय, कृसप्र १००३/प्र.क्र.५२/११-ओ/मंत्रालय, मुंबई, दि.२२ ऑगस्ट, २००३. 

१४.शासन निर्णय कृसप्र १२०७/प्र.क्र.१/११-ओ/मंत्रालय, मुंबई, दि.२३/०६/२००८. 

१५.शासन निर्णय, क्र.-सेशोयो-२०१०/प्र.क्र.१८४/१७-अ, कृषि व पदुम विभाग, दि.२३ सप्टेंबर, २०१०. 

१६.शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र-कृसंप्र-२०१३/प्र.क्र.१७८/११-अे, दि.०६ सप्टेंबर, २०१४. 

१७.शासन निर्णय, पुरकपत्र, कृषि व पदुम विभाग क्र.-कृभूपु-२०१३/प्र.क्र.१७८/११-अ, दि.०६/०८/२०१५. 

१८.शासन निर्णय, क्र.-सेशेयो-१२१७/प्र.क्र.६७/१७-अ, कृषि व पदुम विभाग, दि.११ ऑगस्ट २०१७. 

१९.या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र./कृमावि/वि.प्र.४/पुरस्कार नि.ब/२५५/२०१८दि.२८/०५/२०१८. 

२०.शासन पत्र, कृषि व पदुम विभाग क्र.-कृभूपु-२०१८/प्र.क्र.६२/११-अ, दि.१४ डिसेंबर २०१८. 

२१.या कार्यालयाचे बैठकीचे पत्र जा.क्र./कृमावि/वि.प्र.४/कृ.पुरस्कार/१७०/२०१९ दि.२५.०३.२०१९. 

२२.या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र./कृमावि/वि.प्र.४/कृ.पुरस्कार/२४४/२०१९ दि.२२.०५.२०१९. 

२३.या कार्यालयाने ई-मेल द्वारे पाठविलेला शासन निर्णय मसुदा दि.२३.०१.२०२०. 

२४.कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र./कृमावि/वि.प्र४/निकष बदल/२३३९२/२०१९ दि.२४/०९/२०२०. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र हे कृषि उत्पादन व कृषि उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर राज्य म्हणून ओळखले जाते. राज्यात 
दरवर्षी शेती व ]शोतीपुरक क्षेत्रात अतिउल्लेखनिय कार्य करणाऱ्या शेतकऱयास अथवा संस्थेस महाराष्ट्र 
शासनाच्या कृषि विभागामार्फत शोती क्षेत्राशी संबधित डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न, वसंतराव नाईक 
कृषिभुषण,कृषिभुषण (सेंद्रिय शेती), जिजामाता कृषिभुषण, वसंतराव नाईक arcs, वसंतराव नाईक 
शेतीनिष्ठ शेतकरी, उद्यानपंडीत पुरस्कार, कृषि विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांचेसाठी पदमश्री 
डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषि सेवारत्न पुरस्कार इत्यादि पुरस्कार मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य 
यांचे हस्ते प्रदान करुन सन्मानित करण्यात येते. 

यामध्ये सन १९६७ पासून आधुनिक तंत्र, सुधारीत बी-बियाणे वगैरेचा वापर करणा-या 
प्रगतशील शेतकऱ्यांमधून शेतीनिष्ठ म्हणून निवड करून “वसंतराव नाईक airs शेतकरी” 
पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. तसेच सन १९८४ या सालात कृषी संचालनायाची स्थापना होऊन १०० 
वर्षे पुर्ण झाल्याच्या स्मरणार्थ कृषी क्षेत्रामध्ये आणि कृषी क्षेत्राशी संलग्न असलेल्या क्षेत्रामध्ये स्पृहणीय 
कार्य करणाऱ्या निवडक १० व्यक्‍ती/संस्था यांना “वसंतराव नाईक कृषिभूषण” पुरस्कार प्रदान करून 
गौरविण्यात येते. 

याच बरोबर शोती क्षेत्रातील महिलांचा वाढता सहभाग लक्षात घेऊन त्यांच्या कार्याचा यथोचित 
गौरव व्हावा व अज्ञा महिलांच्या कार्याने प्रभावित होऊन इतर महिलांमध्ये जागृती निर्माण होण्याच्या 
उद्देशाने निवडक ५ महिला शेतकरी यांना सन १९९५ पासून “जिजामाता कृषिभूषण” पुरस्कार प्रदान 
करुन गौरवण्यात येते. सन १९९४ पासून जे शेतकरी त्यांच्या कृषि विषयक ज्ञानाचा फायदा 
परिसरातील शोतकऱ्यांना मार्गदर्शन किंवा प्रोत्साहीत करतील, इतर व्यक्‍्ति/संस्था ज्या स्वत: शोती 
करत नाहीत किंवा ज्यांची स्वत:ची शेती नाही, परंतू पत्रकारितेद्वारे किंवा इतर अन्य मार्गाने या क्षेत्रात 
बहुमोल कामगिरी करतात, अशा ३ व्यक्‍ती/संस्था यांना “वसंतराव नाईक शोतीमित्र” या पुरस्काराने 
सन्मानीत करण्यात येते. याचबरोबर सन २००० पासून कृषी क्षेत्रातील विस्तार, प्रक्रिया, निर्यात, 
उत्पादन, पीक फेरबदल,उत्पादनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर इत्यादि मध्ये अति उल्लेखनिय कार्य 
करणाऱ्या व्यक्‍ती/संस्था यांना कृषी क्षेत्रातील “डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न” पुरस्काराने सन्मानीत 
करण्यात येते. 

सन २००२ पासून राज्यात फलोत्पादन क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणा-या शेतक-यांना 
प्रोत्साहन देण्यासाठी “उद्यान पंडित* पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात येते. सन २०१० पासून सेंद्रीय 
शेतीच्या माध्यमातून शेतक-यांना सेंद्रीय निविष्ठा वापरण्यात प्रोत्साहन देणा-या शोतक-यांना 
“कृषिभुषण (सेंद्रीय शोती)” पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. 

राज्यातील शोतीविसयक उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे व मोलाचे कार्य करणा-या 
कृषि विभागातील सर्व संवर्गातील सधिकारी व कर्मचा-यांमधीळ एका अति उत्कृष्ट अधिकारी व 


पृष्ठ ३६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


कर्मचा-यास राज्यशासनाद्वारे सन २०१४ पासून “पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील, कृषी सेवारत्न” 
पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. 
उपरोक्त विविध पुरस्कारांच्या धर्तीवर राज्यात कृषि क्षेत्रात उल्लेखनीय व नाविण्यपूर्ण कामगिरी 

करणाऱ्या युवा शेतकऱ्यांचा पुरस्काराने गौरव केल्यास त्यांची इच्छाशक्ती, मनोबल यांमध्ये वाढ होऊन 
कृषि क्षेत्रात आणखी उमेदीने नवनवीन अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे कृषि 
उत्पादानामध्ये भर घालण्यासाठी युवा शेतकऱ्यांचे योगदान मिळेल व सदर युवा शेतकरी राज्यातील 
इतर युवा शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल, या उद्देशाने जे युवा शोतकरी त्यांच्या कृषि ज्ञानाचा फायदा 
त्यांच्या परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना देतात आणि शोती उत्पादन वाढविण्यास शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन 
किंवा प्रोत्साहित करतात, पत्रकारीतेद्वारे, समाज माध्यमांद्वारे किंवा इतर अन्य मार्गाने कृषि क्षेत्रात 
बहुमोल कामगिरी करतात अशा युवा शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राज्यातील 
प्रत्येक कृषि विभागातून प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकुण आठ युवक शेतक-यांना युवा शेतकरी पुरस्कार हा 
बहुमान प्रदान करुन सन्मानित करण्याची बाब ही विचाराधीन होती. 

कृषी क्षेत्रात उत्पादन वाढीसाठी महत्वपुर्ण ठरणारे उच्च उत्पादन देणारे वाण (HYV), किड व 
रोगास प्रतिकार करणारे वाण तसेच कृषि क्षेत्रात तंत्रज्ञान निर्मिती मध्ये कृषि शास्त्रज्ञांचे अनन्यसाधारण 
असे योगदान आहे. यानुषंगाने त्यांच्या कार्याचा सन्मान करण्यासाठी सन २०२०-२१ या वर्षापासून कृषि 
क्षेत्रात संशोधन करणा-या कृषि विद्यापिठातील एका उत्कृष्ठ संशोधकास उत्कृष्ठ कृषि संशोधक या 
पुरस्काराने सन्मानित करण्याची बाब ही शासनाच्या विचाराधीन होती. 

उपरोक्त विविध पुरस्कारांकरीता वेळोवेळो विविध शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आलेले 
होते. त्यानुसार विविध पुरस्कारांकरीता भिन्न कार्यपध्दती विहित करण्यात आली होती व शिफारस 
करण्याकरीता समितींचे विविध स्तर नमूद करण्यात आले होते. यामुळे दरवर्षी पुरस्काराकरिता 
शिफारसी करत असताना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असे व शिफारशी करण्यासाठी व 
पुरस्कारांचे वितरण करण्यास विलंब होत होता,याशिवाय शोती व्यवसायामध्ये आणि तंत्रज्ञानामध्ये 
दरवर्षी होणाऱ्या बदलानुरुप शोतीक्षेत्रामध्ये कार्यरत व्यक्ति, शेतकरी/संस्था गट यांच्या 
योगदानांबाबतचे बदलते स्वरुप यामुळे पुरस्कारांच्या निवड आणि शिफारसी बाबतच्या कार्यपध्दतीत 
सुलभता आणि एकसुत्रीपणा येणे अपेक्षित आहे. 

कृषि पुरस्कारासाठी शहोतक-यांमार्फत अर्ज करण्यासाठी विविध पुरस्कारांसाठी भिन्न प्रकारची 
प्रपत्रे होती, या विविध प्रपत्रामुळे शहोतक-यांमध्ये संभ्रम होत होता. यामुळे प्रपत्रामध्ये बदळ करून 
एकसुत्रीपणा येणे अपेक्षीत आहे. कृषि पुरस्काराची शिफारस करण्यासाठी स्तरनिहाय बैठक घेण्यासाठी 
कालमर्यादा ठरवणे व या कार्यक्रमास कालबध्द स्वरूप देऊन त्यासाठीचे वेळापत्रक तयार करण्यात 
येत आहे.जेणेकरून त्या त्या वर्षातील पुरस्कारांच्या शिफारसी त्याच चालू वर्षात होऊन पुरस्कारांचे 
वितरण ही त्याच वर्षात होणे Brea होईल. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


वरील पार्श्वभुमीच्या अनुषंगाने विविध कृषि पुरस्कारांबाबत यापुर्वीचे सर्व शासन निर्णय 
अधिक्रमीत करून शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या उपरोक्त सर्व कृषि पुरस्कारासंदर्भात पात्रतेचे निकष, 
समित्यांचे पुनर्गठन, विविध प्रपत्रे, पुरस्कार संख्या, स्वरुप, पुरस्काराच्या रक्‍्कमेमध्ये वाढ करणे व 
पुरस्कारांच्या शिफारसी करण्याकरिता वेळापत्रक विहित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. सबब 
शासन पुढिलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन [नर्णय:- निर्णय:- 

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागामार्फत शेती व पुरक क्षेत्रात अतिउल्लेखनिय कार्य करणाऱ्या 
शेतकर्‍यास अथवा संस्थेस दिल्या जाणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न, वसंतराव नाईक 
कृषिभुषण, जिजामाता कृषिभुषण, वसंतराव नाईक शोतीमित्र, वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ शेतकरी, 
उद्यानपंडीत पुरस्कार, कृषिभुषण (सेंद्रिय शोती ) व कृषि विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांचेसाठी 
पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषि सेवारत्न पुरस्कार या सर्व कृषि पुरस्कारांच्या निकष, 
स्वरूप,निवड समिती व कार्यपध्दती इत्यादि मध्ये पुनर्रचना करण्यास व युवा शेतकरी पुरस्काराच्या 
निकष, स्वरूप,निवड समिती व कार्यपध्दतीस शासन मान्यता देत आहे. 


१. सर्व पुरस्कारांकरीता सुधारीत निकष:- 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न, वसंतराव नाईक कृषिभूषण,जिजामाता कृषिभूषण, वसंतराव 
नाईक शोतीमित्र, वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ शेतकरी, पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषि 
सेवारत्न, उद्यानपंडीत, कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) व युवा शेतकरी पुरस्कार इ. पुरस्काराकरीता 
खालीलप्रमाणे समान निकष करण्यात येत आहेत. 


अ) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार 


१) कृषि क्षेत्रात संघटनात्मक कार्य करणाऱ्या व्यक्‍ती/गट/संस्थेला पुरस्कार देण्यात यावा. 
प्रस्तावित व्यक्‍ती/गट/संस्थेने Hots कार्य संपुर्ण राज्याला दिशादर्शक आणि अतिउल्लेखनिय 


असावे. 

२) प्रस्तावित शेतकरी हा केंद्र किंवा राज्यशासनाचा कोणताही कृषि पुरस्कार प्राप्त होतकरी 
असावा. 

३) शोतकऱ्यांच्या स्वत:च्या नावावर शोती असावी आणि कुटुंबीयासह त्याचा शेती हा मुख्य व्यवसाय 
असावा. 

४) प्रस्तावित होतकरी हा ward उत्पादन, रोपवाटिका, बीजोत्पादन,सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन व 


वापर, काढणीत्तोर व्यवस्थापन, प्रतवारी, पॅकहाऊस, साठवणुक, मुल्यवर्धन, प्रक्रिया, 
विपणन, निर्यात इ. कार्यात सहभागी होऊन उल्लेखनीय कार्य करणारा व अधिक नफा 
मिळविणारा असावा. 

५) यडास्वी उत्पादन, रोपवाटिका, बीजोत्पादन,सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन व वापर, काढणीत्तोर 
व्यवस्थापन, प्रतवारी, पॅकहाऊस, साठवणुक, मुल्यवर्धन, प्रक्रिया, विपणन, निर्यात इ. कार्यात 
सहभागी होऊन उल्लेखनीय कार्य करणारा व अधिक नफा मिळविणारा असावा. 


पृष्ठ ३६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


६) पुरस्कारासाठी निवडावयाचा शेतकरी हा यांत्रीकीकरण, ठिबक सिंचन, गोबर गॅस, 
दुग्धव्यवसाय, सेंद्रिय शेती, गांडुळ खत युनिट, कृषि प्रक्रिया, आधुनिक पध्दतीच्या शेती 
पध्दती, काढणीत्तोर व्यवस्थापन, पणन, निर्यात इ.बाबत परिसरातील शोतक-यांना मार्गदशन 
करणारा असावा. याबरोबरच पीक स्पर्धा, प्रदर्शन, मेळावे, संशोधन संस्थांना भेटी इ. 
उपक्रमामध्ये सहभागी होणारा आणि आधुनिक कृषि तंत्रज्ञान प्रचार व प्रसार कार्यात सहभागी 
होणारा तसेच परिसरातील शेतकऱ्यांना अशा उपक्रमांत सहभागासाठी उद्युक्त करणारा 
असावा. पिकस्पर्धा, प्रदर्शने इ. मधील सहभाग / पारितोषिक इ. चा तपशील प्रस्तावासोबत 
पुराव्यासह देण्यात यावा. 

७ शासनाच्या कृषि विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्कारांमधीलळ अंतर 
किमान ५ वर्षे इतके असावे. 

८) संबंधिताकडून ते केंद्र/राज्य शासकीय/निमशासकिय किंवा शासन अंगीकृत संस्थेमध्ये 
नोकरी करत नसून किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी नसून, सेवा निवृत्ती वेतन किंवा 
कोणत्याही प्रकारचे नियमित मानधन घेत नसलेबाबत स्वयंघोषीत प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावे. 

९) शोेतकरी/'संस्था यांना यापुर्वी प्रस्तूतचा पुरस्कार मिळाला असल्यास पुन्हा याच पुरस्कारासाठी 
पात्र असणार नाहीत. 

१०) संबंधितांनी जिल्हा पोळीस अधिक्षक कार्यालयाचा चारित्र्याचा दाखला, प्रतिज्ञापत्र(प्रपत्र 
सहपत्रित), ७/१२, CA प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

११) कृषि आयुक्तालय स्तरावरून संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे अध्यक्षतेखालील समितीने 
प्रस्तावाची समक्ष क्षेत्रीय पाहणी करावी. 


आ) वसंतराव नाईक कृषिभुषण पुरस्कार 


१) प्रस्तावित शहोतकरी हा कोणताही शासकीय पुरस्कार प्राप्त शेतकरी असावा. मात्र, वसंतराव 
नाईक शोतीमित्र पुरस्कार प्राप्त पुरस्कारार्थीच्या बाबतीत त्यांचे नावे शोती असणे आवश्‍यक. 

२) शेतकऱ्यांच्या स्वत:च्या नावावर शोती असावी आणि कुटुंबीयासह त्याचा शेती हा मुख्य 
व्यवसाय असावा. 

3) यशस्वी उत्पादन, रोपवाटिका, बीजोत्पादन,सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन व वापर, काढणीत्तोर 
व्यवस्थापन, प्रतवारी, पॅकहाऊस, साठवणुक, मुल्यवर्धन, प्रक्रिया, विपणन, निर्यात इ. कार्यात 
सहभागी होऊन उल्लेखनीय कार्य करणारा व अधिक नफा मिळविणारा असावा. 

४) पुरस्कारासाठी निवडावयाचा शेतकरी हा यांत्रीकीकरण, ठिबक सिंचन, गोबर गॅस, 
दुग्धव्यवसाय, सेंद्रिय शेती, गांडुळ खत युनिट, कृषि प्रक्रिया, आधुनिक पध्दतीच्या शेती 
पध्दती, काढणीत्तोर व्यवस्थापन, पणन, निर्यात इ.बाबत परिसरातील शेतक-यांना मार्गदशन 
करणारा असावा. याबरोबरच पीक स्पर्धा, प्रदर्शन, मेळावे, संशोधन संस्थांना भेटी इ. 
उपक्रमामध्ये सहभागी होणारा आणि आधुनिक कृषि तंत्रज्ञान प्रचार व प्रसार कार्यात सहभागी 
होणारा तसेच परिसरातील शेतकऱ्यांना अशा उपक्रमांत सहभागासाठी उद्युक्त करणारा 
असावा. पिकस्पर्धा, प्रदर्शने इ. मधील सहभाग / पारितोषिक इ. चा तपशील प्रस्तावासोबत 
पुराव्यासह देण्यात यावा. 

५) शासनाच्या कृषिविभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्कारांमधील अंतर 
किमान ३ वर्षे इतके असावे. 


पृष्ठ ३६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


६) संबंधिताकडून ते केंद्र/राज्य शासकीय/निमशासकिय किंवा शासन अंगीकृत संस्थेमध्ये 
नोकरी करत नसून किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी नसून, सेवा निवृत्ती वेतन किंवा 
कोणत्याही प्रकारचे नियमित मानधन घेत नसलेबाबत स्वयंघोषीत प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावे. 

७) शेतकरी/पसंस्था यांना यापुर्वी प्रस्तूतचा पुरस्कार मिळाला असल्यास पुन्हा याच पुरस्कारासाठी 
पात्र असणार नाहीत. 

८) संबंधितांनी जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालयाचा चारित्र्याचा दाखला, प्रतिज्ञापत्र(प्रपत्र 
सहपत्रित), ७/१२, CA प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

९) विभागीय स्तरावरून संबधित विभागीय कृषि सहसंचालक यांनी संबधित शेतक- 
याची/संस्थेची प्रस्तावात उल्लेखीत केलेल्या बाबींची समक्ष क्षेत्रीय पाहणी करावी. 


इ) जिजामाता कृषिभुषण- 


१) राज्यातील सर्व महिला शेतकरी या पुरस्कारासाठी पात्र असतील तथापि केंद्र किंवा 
राज्यशासनाचा कोणताही कृषि पुरस्कार प्राप्त असल्यास प्राधान्य देण्यात यावे. 

२) महिला शोतकरी यांच्या स्वत:च्या नावावर किंवा पतीच्या नावावर शोती असावी आणि त्या 
कुटुंबीयासह शोती करणा-या असाव्यात. 

3) यडास्वी उत्पादन, रोपवाटिका, बीजोत्पादन,सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन व वापर, 
काढणीत्तोर व्यवस्थापन, प्रतवारी, पॅकहाऊस, साठवणुक, मुल्यवर्धन, प्रक्रिया, विपणन, 
निर्यात इ. कार्यात सहभागी होऊन उल्लेखनीय कार्य करणारा व अधिक नफा मिळविणारी 
महिला शेतकरी असावी. 

४) पुरस्कारासाठी निवडावयाची महिला शेतकरी ही यांत्रीकीकरण, ठिबक सिंचन, गोबर 
गॅस, दुग्धव्यवसाय, सेंद्रिय शोती, गांडुळ खत युनिट, कृषि प्रक्रिया, आधुनिक पध्दतीच्या 
शोती पध्दती, काढणीत्तोर व्यवस्थापन, पणन, निर्यात इ.बाबत परिसरातील शेतक-यांना 
मार्गदशन करणारा असावा. याबरोबरच पीक स्पर्धा, प्रदर्शन, मेळावे, संशोधन संस्थांना 
भेटी इ. उपक्रमामध्ये सहभागी होणारा आणि आधुनिक कृषि तंत्रज्ञान प्रचार व प्रसार 
कार्यात सहभागी होणारा तसेच परिसरातील MAHA अशा उपक्रमांत सहभागासाठी 
उद्युक्त करणारा असावा. aca, प्रदर्शने इ. मधील सहभाग / पारितोषिक इ. चा 
तपशील प्रस्तावासोबत पुराव्यासह देण्यात यावा. 

५) शासनाच्या कृषिविभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्कारांमधील अंतर 
किमान ३ वर्षे इतके असावे. 

६) संबंधिताकडून ते केंद्र/राज्य शासकीय/निमशासकिय किंवा शासन अंगीकृत संस्थेमध्ये 
नोकरी करत नसून किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी नसून, सेवा निवृत्ती वेतन किंवा 
कोणत्याही प्रकारचे नियमित मानधन घेत नसलेबाबत स्वयंघोषीत प्रतिज्ञापत्र घेण्यात 
यावे. 

७) शोतकरी/संस्था यांना यापुर्वी प्रस्तूतचा पुरस्कार मिळाला असल्यास पुन्हा याच 
पुरस्कारासाठी पात्र असणार नाहीत. 

८) पतिला मिळालेल्या पुरस्काराकरीता पत्नीला पुन्हा नव्याने अर्ज करता येणार नाही. 

९) संबंधितांनी जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालयाचा चारित्र्याचा दाखला, प्रतिज्ञापत्र(प्रपत्र 
सहपत्रित), ७/१२, ८अ प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ३६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अ 


qo) विभागीय स्तरावरून संबधित विभागीय कृषि सहसंचालक यांनी संबधित शोतक-याची/ 
संस्थेची प्रस्तावात उल्लेखीत केलेल्या बाबींची समक्ष क्षेत्रीय पाहणी करावी. 


ई) वसंतराव नाईक शोतीमित्र पुरस्कार- 

१) अभ्यासपूर्ण लेख, कृषि विषयक योजनांची प्रचार प्रसिद्धी, शेतक-यांच्या यशोगाथा इ.द्वारे प्रिंट, 
इलेक्ट्रॉनिक इ. माध्यमातून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करुन कृषि विकासात 
योगदान देणा-या व्यक्‍्ति/संस्था/वृत्तपत्र/साप्ताहिके/मासिके/ दूरचित्रवाहिन्या इत्यादींचा 
विचार या पुरस्कारासाठी करण्यात यावा. 
कृषिविषयक दैनिक/ साप्ताहिक मासिकामधुन लिखाणाद्वारे किंवा विविध स्तरावरील शेतकरी 
मेळावे/ चर्चासत्र/ प्रदर्शन इ. माध्यमातून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणारी 
व्यक्ति/ संस्था यांचा विचार या पुरस्कारासाठी करण्यात यावा. 

३) शासनाच्या कृषि विषयक धोरणांचा प्रचार व प्रसिद्धी मध्ये सक्रिय सहभाग असावा. 

४) शासनाच्या कृषिविभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्कारांमधील अंतर 
किमान ३ वर्षे इतके असावे. 

५) संबंधिताकडून ते केंद्र/राज्य शासकीय/निमशासकिय किंवा शासन अंगीकृत संस्थेमध्ये नोकरी 
करत नसून किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी नसून, सेवा निवृत्ती वेतन किंवा कोणत्याही 
प्रकारचे नियमित मानधन घेत नसलेबाबत स्वयंघोषीत प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावे. 

६) व्यक्ती/संस्था यांना यापुर्वी प्रस्तूतचा पुरस्कार मिळाला असल्यास पुन्हा याच पुरस्कारासाठी 

पात्र असणार नाहीत. 

संबंधितांनी जिल्हा पोळीस अधिक्षक कार्यालयाचा चारित्र्याचा दाखला, प्रतिज्ञापत्र(प्रपत्र 

सहपत्रित) प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

विभागीय स्तरावरून संबधित विभागीय कृषि सहसंचालक यांनी संबधित शेतक-याची/संस्थेची 

प्रस्तावात उल्लेखीत केलेल्या बाबींची समक्ष क्षेत्रीय पाहणी करावी. 


x 


2 


= 


उ) वसंतराव नाईक AAAS शेतकरी पुरस्कार- 

१) शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या नावावर शोती असावी आणि तो कुटुंबीयासह शोती करणारा असावा. 

२) शेतक-याच्या उदरनिर्वाह/ चरितार्थाचे मुख्य साधन शोती व्यवसाय आहे हे संबंधित शहोतक-याने 
स्वसाक्षांकीत करावे. 

प्रस्तावित शोतीनिष्ठ होतकरी हा एकात्मिक शोती पध्दतीचा अवलंब करणरा असावा. 

४) यांत्रीकीकरण, ठिबक सिंचन, गोबर गॅस, दुग्धव्यवसाय, गांडुळ खत युनिट,इ. आधुनिक 
तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणारा असावा. 

५) शासनाच्या कृषिविभागाकडून दिल्या जाणा-या राज्यस्तरीय दोन पुरस्कारांमधील अंतर किमान 
३ वर्षे इतके असावे. 

६) संबंधिताकडून ते केंद्र/राज्य शासकीय/निमशासकिय किंवा शासन अंगीकृत संस्थेमध्ये नोकरी 
करत नसून किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी नसून, सेवा निवृत्ती वेतन किंवा कोणत्याही 
प्रकारचे नियमित मानधन घेत नसलेबाबत स्वयंघोषीत प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावे. 

७) शोेतकरी/संस्था यांना यापुर्वी प्रस्तूतचा पुरस्कार मिळाला असल्यास पुन्हा याच पुरस्कारासाठी 
पात्र असणार नाहीत. 


AN 
~~ 


पृष्ठ ३६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


८) संबंधितांनी जिल्हा पोळीस अधिक्षक कार्यालयाचा चारित्र्याचा दाखला, प्रतिज्ञापत्र(प्रपत्र 
सहपत्रित), ७/१२, ८अ प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

९) विभागीय स्तरावरून संबधित विभागीय कृषि सहसंचालक यांनी संबधित शोतक-याची/संस्थेची 
प्रस्तावात उल्लेखीत केलेल्या बाबींची समक्ष क्षेत्रीय पाहणी करावी. 

qo) जिल्हास्तरीय समितीने प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रास भेट देवून संबंधीतानी केलेल्या कार्याची खात्री 
करुन प्रस्ताव निकषाप्रमाणे योग्य असल्यासच प्रपत्रामध्ये शिफारशींसह अभिप्राय 
द्यावेत.यामध्ये संबंधित शेतकऱ्यांनी कृषि विकास, विस्तार, सामुहिक कृषि पणन 
व्यवस्थापनासाठी प्रयत्न केले आहेत काय ? याबाबत सविस्तर अभिप्राय असणे अपेक्षीत आहे. 


ऊ) कृषिभुषण (सेंद्रिय शोती) पुरस्कार: 


वैयक्तिक निकष 

१) सेंद्रिय मालाचे पीजीएस प्रमाणिकरण केलेले असावे. 

२) सेंद्रिय शेती स्पर्धा, प्रदर्शने, चर्चासत्रे, सेंद्रिय शेती मेळाव्यातील मार्गदर्शन इ. मधील सहभाग / 
पारीतोषिकाबाबतचा तपशिल पुराव्यासह देण्यात यावा. त्याबाबतची छायाचित्रे, प्रमाणपत्र इ. 
सादर करणे आवश्यक राहील. 

३) सेंद्रीय शोतीचे प्रशिक्षण घेतलेले असावे. सेंद्रिय शोती तंत्रज्ञान प्रसाराबाबत सेंद्रिय शहोतीबाबतचे 
नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे, त्याबाबतच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, स्वत: सेंद्रिय 
शेती गटाच्या माध्यमातून, कार्यशाळांमधून, प्रदर्शानामधील सहभाग,सेंद्रिय शेती प्रचार व 
प्रसारासाठी केलेले कार्य इत्यादीतून कार्य केलेले असावे. 

४) स्वतःचा शेतमाल सेंद्रिय म्हणून विक्री केलेली असावी. तशा पद्धतीचा ब्रँड असावा. 

५) गांडूळ कल्वर/गांडूळ खत युनिटच्या माध्यमातून सेंद्रिय खत तयार करुन त्याचा वापर स्वत: 
करणारा असावा तसेच इतर शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देणारा असावा. 

६) बायोडायनामिक कंपोस्ट/नाडेप यासारख्या सुधारीत पदध्तीने सेंद्रिय खत तयार करुन 
स्वत:च्या शेतामध्ये वापरणारा असावा. रासायनिक पदार्थांचा वापर न करता आणि बाजारातून 
सेंद्रिय निविष्ठा खरेदी न करता स्वत:च्या शेतावर दडापर्णीअर्क, जिवामृत, बीजामृत, निंबोळी 
अर्क, निंबोळी पावडर यासारख्या सेंद्रिय निविष्ठा वापरणारा असावा. 

७) पिक संरक्षणासाठी एकात्मिक किड व्यवस्थापन, जैविक किटकनाऱके, विविध पिक पध्दती, 
वनस्पतीजन्य किटकनाडाके वापरणारा असावा. 

८) सेंद्रिय होती पध्दतीचा किमान पाच वर्षे अवलंब केलेला असावा. सेंद्रिय होती मालाचे art 
उत्पादनाचे प्रमाणिकरण केले असल्यास प्राधान्य देण्यात यावे. परिसरातील शोतक-यासमवेत 
समुह पध्दतीने सेंद्रीय होती करून सेंद्रीय WHOM बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी 
नेतृत्व करणारा असावा. 

९) शासनाच्या कृषि विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्कारांमधील अंतर 
किमान ०३ वर्षे इतके असावे. 

qo) संबंधिताकडून ते केंद्र/राज्य शासकीय/निमशासकिय किंवा शासन अंगीकृत संस्थेमध्ये नोकरी 
करत नसून किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी नसून, सेवा निवृत्ती वेतन किंवा कोणत्याही 
प्रकारचे नियमित मानधन घेत नसलेबाबत स्वयंघोषीत प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावे. 


पृष्ठ ३६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


११) शेतकरी/संस्था यांना यापुर्वी प्रस्तुतचा पुरस्कार मिळाला असल्यास पुन्हा याच पुरस्कारासाठी 
पात्र असणार नाहीत. 

१२) संबंधितांनी प्रस्तावासोबत मूळ प्रतीतीळ जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालयाचा चारित्र्याचा 
दाखला, प्रतिज्ञापत्र (प्रपत्र सहपत्रित), ७/१२,८-अ सादर करणे आवश्यक आहे. 

१३) विभागीय स्तरावरून संबधित विभागीय कृषि सहसंचालक यांनी संबधित शहोतक-याची/संस्थेची 
प्रस्तावात उल्लेखीत केलेल्या बाबींची समक्ष क्षेत्रीय पाहणी करावी. 


संस्थेचे निकष- 
१) संस्था नोंदणीकृत असावी (स्थापना झाल्याचा रजिस्ट्रेशन नंबर व दिनांक असणे आवश्‍यक 
आहे). 
२) संस्थेकडे असलेले तांत्रिक मनुष्यबळ तपशिलासह (शैक्षणीक पात्रता, अनुभव, अवगत केलेले 
तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञान अवगत करण्यासाठी घेतलेले प्रशिक्षण इ.) माहिती असावी. 
) संस्थेने सेंद्रिय scare विक्री व्यवस्थेमध्ये भरीव कामगिरी केळेली असावी. 
४) संस्थेचे कार्यक्षेत्र दर्शाविणारी माहिती असावी. 
) 
) 


संस्थेचे एकूण सभासदांची संख्या नमूद करण्यात यावी. 
संस्थेचे उद्देश/संस्थेची घटना/नियमावली इ. माहिती असावी. 

७ संस्थेशी संलग्न इतर संस्थाची माहिती असावी. 

ए) उद्यानपंडीत पुरस्कार 

१) पुरस्कारासाठी निवडावयाचा शेतकरी हा स्वत: अधुनिक पध्दतीने फलोत्पादन पिके (फळे, 
भाजीपाला, फुले, मसाला पिके, सुगंधी औषधी वनस्पती इ.) घेणारा असावा ही प्रमुख अट 
असल्याने प्रस्तावित शहोतकऱ्याच्या नांवे होती असावी यासाठी प्रस्तावासोबत जमिनीचे सर्व 
कागदपत्रे जसे चालू वर्षातील ७/१२ व ८-अ उतारा सादर करणे आवश्‍यक आहे. तसेच अशा 
उता-यांवर प्रस्ताव तपशिलाच्या अनुषंगाने फलोत्पादन पिकांच्या नोंदी असणेही आवश्‍यक 
आहे. त्याचे फलोत्पादन क्षेत्रात उल्लेखनिय योगदान असावे. 

२) फलोत्पादनातंर्गत ward उत्पादन, रोपवाटिका, बीजोत्पादन, सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन व 
वापर, काढणीत्तोर व्यवस्थापन, प्रतवारी, पॅकहाऊस, साठवणुक, मुल्यवर्धन, प्रक्रिया, विपणन, 
निर्यात इ. कार्यात सहभागी होऊन उल्लेखनीय कार्य करणारा व अधिक नफा मिळविणारा 
असावा. 

३) पुरस्कारासाठी निवडावयाचा शेतकरी हा आधुनिक पध्दतीच्या फलोत्पादन शोती पध्दती, 
काढणीत्तर व्यवस्थापन, पणन, निर्यात इ.बाबत परिसरातील शेतक-यांना मार्गदशन करणारा 
असावा. याबरोबरच फलोत्पादनासंबंधी, विविध स्पर्धा, प्रदर्शन, मेळावे, संशोधन संस्थांना भेटी 
इ. उपक्रमामध्ये सहभागी होणारा आणि फलोत्पादन तंत्र प्रचार व प्रसार कार्यात सहभागी 
होणारा तसेच परिसरातील शेतकऱ्यांना SA उपक्रमांत सहभागासाठी उद्युक्त करणारा 
असावा. फळपिक स्पर्धा, प्रदर्शने इ. मधील सहभाग / पारितोषिक इ. चा तपशील प्रस्तावासोबत 
पुराव्यासह देण्यात यावा. 

४) शासनाच्या कृषि विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्कारांमधील अंतर 

किमान ०३ वर्षे इतके असावे. 


पृष्ठ ३६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


५) संबंधिताकडून ते केंद्र/राज्य शासकीय/निमशासकिय किंवा शासन अंगीकृत संस्थेमध्ये नोकरी 
करत नसून किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी नसून, सेवा निवृत्ती वेतन किंवा कोणत्याही 
प्रकारचे नियमित मानधन घेत नसलेबाबत स्वयंघोषीत प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावे. 

६) शोतकरी/संस्था यांना यापुर्वी प्रस्तुतचा पुरस्कार मिळाला असल्यास पुन्हा याच पुरस्कारासाठी 
पात्र असणार नाहीत. 

७) संबंधितांनी प्रस्तावासोबत मूळ प्रतीतील जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालयाचा चारित्र्याचा 
दाखला, प्रतिज्ञापत्र (प्रपत्र सहपत्रित), ७/१२,८-अ सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

८) विभागीय स्तरावरून संबधित विभागीय कृषि सहसंचालक यांनी संबधित शोतक-यांची/संस्थेची 
प्रस्तावात उल्लेखीत केलेल्या बाबींची समक्ष क्षेत्रीय पाहणी करावी. 


ऐ) पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषि सेवारत्न पुरस्कार 

पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषि सेवारत्न पुरस्कारासाठी पुरस्कारार्थीस फक्त सपत्नीक 
सन्मानपत्र दिळे जाते. या पुरस्कारामध्ये पुरस्कारा्थीस रोख रक्‍कम दिली जात नाही. 
पुरस्कारार्थींच्या संख्येत वाढ करून कृषि विभागनिहाय एक अधिकारी/कर्मचारी असे एकूण ०८ 
आणि कृषि आयुक्तालय स्तरावरून एक अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार असे एकूण ०९ पुरस्कार 
देणेबाबत शिफारस करण्यात येत आहे. 

पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषि सेवारत्न पुरस्कारासाठी पुरस्काराचे स्वरुप, 
पात्रता निकष, कार्यपद्धती आणि सादर करावयाचे प्रपत्र शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र- 
कृसंप्र-२०१३/प्र.क्र.१३४/११-अ, दि.०६ सप्टेंबर, २०१४ या शासन निर्णयानुसार लागू राहतील. 

ओ) युवा शेतकरी पुरस्कार 

१) शोतकर्‍्याचे प्रस्ताव सादर करतेवेळी वय १८ ते ४० वर्षे असावे. 

२) शेतकऱ्याच्या स्वत: च्या नावावर किंवा कुटुंबातील व्यक्‍तीच्या नावे होती असावी आणि तो स्वत: 
कुटुंबीयासह शोती करणारा असावा. (आई-पडील, पती/पत्नी यांचेपैकी एका कुटुंबियाच्या नावावर 
शेती असावी.) 

3) शोतकऱ्याच्या उदारनिर्वाह/चरितार्थाचे मुख्य साधन शोती व्यवसाय आहे हे संबंधित शेतकऱ्याने 

स्वसाक्षांकीत करावे. 

प्रस्तावित युवा होतकरी हा एकात्मिक शोती पध्दतीचा अवलंब करणारा असावा. 

५) यांत्रीकीकरण, ठिबक सिंचन, गोबर गॅस, दुग्धव्यवसाय,गांडुळ खत, सेंद्रीय होती इ. आधुनिक 
तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणारा असावा. 

६) प्रक्रिया, विक्री व गट संघटन कार्य यामध्ये सक्रिय सहभाग असावा. 

प्रसार/ समाज माध्यमांचा कृषि विषयक माहिती प्रचार व प्रसिध्दीसाठी उपयोग करणारा असावा. 

शासनाच्या कृषि विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्कारांमधील अंतर किमान 

०३ वर्षे इतके असावे. 

संबंधिताकडून ते केंद्र/राज्य शासकीय/निमशासकिय किंवा शासन अंगीकृत संस्थेमध्ये नोकरी 

करत नसून किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी नसून, सेवा निवृत्ती वेतन किंवा कोणत्याही 

प्रकारचे नियमित मानधन घेत नसलेबाबत स्वयंघोषीत प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावे. 


Ae 


S 


= 


2 


पृष्ठ ३६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


१०) शेतकरी/संस्था यांना यापुर्वी प्रस्तुतचा पुरस्कार मिळाला असल्यास पुन्हा याच पुरस्कारासाठी 
पात्र असणार नाहीत. 


११) संबंधितांनी प्रस्तावासोबत मूळ प्रतीतील जिल्हा पोळीस अधिक्षक कार्यालयाचा चारित्र्याचा 


दाखला, प्रतिज्ञापत्र (प्रपत्र सहपत्रित), ७/१२,८-अ सादर करणे आवश्‍यक आहे. 
१२) विभागीय स्तरावरुन संबंधित विभागीय कृषि संचालक यांचे अध्यक्षतेखाळी समितीने प्रस्तावाची 
समक्ष क्षेत्रीय पाहणी करावी. 
१३) जिल्हास्तरीय समितीने प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रास भेट देवून संबंधीतानी केलेल्या कार्याची खात्री करुन 
प्रस्ताव निकषाप्रमाणे योग्य असल्यासच प्रपत्रामध्ये शिफारशींसह अभिप्राय द्यावेत. यामध्ये संबंधित 


शेतकऱ्यांनी कृषि विकास, विस्तार, सामुहिक कृषि पणन व्यवस्थापनासाठी प्रयत्न केले आहेत 


काय? याबाबत सविस्तर अभिप्राय असणे अपेक्षीत आहे. 


औ) उत्कृष्ठ कृषि संशोधक पुरस्कार: 
सन २०२०-२१ या वर्षापासून कृषि क्षेत्रात संशोधन करणा-या कृषि विद्यापिठातील एका उत्कृष्ठ 


संशोधकास उत्कृष्ठ कृषि संशोधक या पुरस्काराने सन्मानित केळे जाईल. या पुरस्काराबाबतच्या मार्गदर्शक 


सुचना स्वतंत्र पणे निर्गमित करण्यात येतील. 


२. विविध कृषि पुरस्कारांची सुधारीत संख्या, स्वरुप व पुरस्काराच्या रकमा:- 
विविध कृषि पुरस्कारांची संख्या व स्वरुप 
पुरस्काराचे । संबंधित शासन सद्याचे निकष नविन प्रस्तावित बदल 
नांव निर्णय 
डॉ. पंजाबराव | शासन निर्णय | १.रू.७५,०००/- रोख १.रोख रू.७५०००/- आर.टी.जी. एस. प्रणाली 
देशमुख ।कृस्प्र २. स्मृतीचिन्ह अथवा इतर अनुषंगिक पद्धतीने पुरस्कारार्थीच्या 
कृषिरत्त | १२०७/प्र.क्र १/ | ३. सन्मानपत्र आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करावे. 
पुरस्कार ११ - ४. सपत्नीक सत्कार २. स्मृतीचिन्ह (ट्रॉफी) 
ओ/मंत्रालय ५. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या- | ३. प्रशस्तिपत्र 
मुंबई दिनांक | 9 ४. सपत्नीक/पतीसह सत्कार 
२३/६/२००८. ५. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या - १ 
वसंतराव १.रू.५०,०००/-रोख १.रोख रू.५००००/- आर.टी.जी. एस. प्रणाली 
नाईक २. स्मृतीचिन्ह अथवा इतर अनुषंगिक पद्धतीने पुरस्कारार्थीच्या 
कृषिभूषण ३. सन्मानपत्र आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करावे. 
पुरस्कार ४. सपत्नीक सत्कार २. स्मृतीचिन्ह (ट्रॉफी) 
५. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या । ३. प्रशस्तिपत्र 
& १० ४. सपत्नीक/पतीसह सत्कार 
५. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या-०८ 
(आठ कृषि विभागातून प्रत्येकी ०१ याप्रमाणे) 
जिजामाता १.रू.५०,०००/- रोख १.रोख रू.५००००/- आर.टी.जी. एस. प्रणाली 
कृषिभुषण २. स्मृतीचिन्ह अथवा इतर अनुषंगिक पद्धतीने पुरस्कारार्थीच्या 
पुरस्कार ३. सन्मानपत्र आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करावे. 


४. सपत्नीक सत्कार 


२. स्मृतीचिन्ह (ट्रॉफी) 


पृष्ठ ३६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


५. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या 


= ०५ 


३. प्रशास्तिपत्र 

४. पतीसह सत्कार 

५. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या-०८ 

(आठ कृषि विभागातून प्रत्येकी ०१ याप्रमाणे) 


वसंतराव १.रू.३०,०००/- रोख १. रोख रू.३००००/- आर.टी.जी. एस. प्रणाली 
नाईक २. स्मृतीचिन्ह अथवा इतर अनुषंगिक पद्धतीने पुरस्कारार्थीच्या 
शोतीमित्र ३. सन्मानपत्र आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करावे. 
पुरस्कार ४. सपत्नीक सत्कार २. स्मृतीचिन्ह (ट्रॉफी) 
५. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या- | ३. प्रशस्तिपत्र 
03 ४. सपत्नीक/पतीसह सत्कार 
५. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या-०८ 
(आठ कृषि विभागातून प्रत्येकी ०१ याप्रमाणे) 
वसंतराव १.रू.११,०००/- रोख १. रोख रू.११,०००/- आर.टी.जी. एस. प्रणाली 
नाईक २. स्मृतीचिन्ह अथवा इतर अनुषंगिक पद्धतीने पुरस्कारार्थीच्या 
शोतीनिष्ठ ३. सन्मानपत्र आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करावे. 
शेतकरी ४. सपत्नीक सत्कार २. स्मृतीचिन्ह (ट्रॉफी) 
पुरस्कार ५. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या | ३. प्रहास्तिपत्र 
२५ (सर्वसाधारण गटासाठी १९ ४. सपत्नीक/पतीसह सत्कार 
आणि अधिवासी गटासाठी ०६) ५. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या-४० 
(सर्वसाधारण गटासाठी प्रति जिल्हा १ याप्रमाणे 
३४ आणि आदिवासी गटासाठी प्रति विभाग ०१ 
याप्रमाणे of असे एकूण Yo) 
कृषिभुषण १.रू.५०,०००/- रोख १. रोख रू.५०,०००/- आर.टी.जी. एस. प्रणाली 
(सेंद्रिय शेती) २. स्मृतीचिन्ह अथवा इतर अनुषंगिक पद्धतीने पुरस्कारार्थीच्या 
पुरस्कार ३. सन्मानपत्र आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करावे. 
४. सपत्नीक सत्कार २. स्मृतीचिन्ह (ट्रॉफी) 
५. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या- | ३. प्रशस्तिपत्र 
०९ ४. सपत्नीक/पतीसह सत्कार 
५. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या-०८ 
(आठ कृषि विभागातून प्रत्येकी ०१ याप्रमाणे) 
उद्यानपंडीत १.रू.२५,०००/- रोख १.रोख रू.२५,०००/- आर.टी.जी. एस. प्रणाली 
पुरस्कार २. स्मृतीचिन्ह अथवा इतर अनुषंगिक पद्धतीने पुरस्कारार्थीच्या 
३. सन्मानपत्र आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करावे. 


४. सपत्नीक सत्कार 
५. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या- 
०८ 


२. स्मृतीचिन्ह (ट्रॉफी) 

३. प्रशस्तिपत्र 

४. सपत्नीक/पतीसह सत्कार 

५. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या-०८ 

(आठ कृषि विभागातून प्रत्येकी ०१ याप्रमाणे) 


पृष्ठ ३६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अ 


पदमश्री १. स्मृतीचिन्ह १. स्मृतीचिन्ह 

डॉ.विठ्ठलराव २. सन्मानपत्र २. सन्मानपत्र 

विखे पाटील ३. सपत्नीक सत्कार ३. सपत्नीक सत्कार 

कृषि सेवारत्न ४. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या- | ४. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या-९ 

पुरस्कार ०२ (आठ कृषि विभागातून प्रत्येकी ०१- 

१-अधिकारी, १-कर्मचारी अधिकारी/कर्मचारी याप्रमाणे-८ तसेच कृषि 

आयुक्‍तालय/मंत्रालय स्तरावरून एक 
अधिकारी/कर्मचारी याप्रमाणे एकंदर एकूण-९) 

युवा शेतकरी प्‌ शि १. रोख रू.३०,०००/- आर.टी.जी. एस. प्रणाली 

पुरस्कार अथवा इतर अनुषंगिक पद्धतीने पुरस्कारार्थीच्या 


आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करावे. 
२. स्मृतीचिन्ह (ट्रॉफी) 

३. प्रशास्तिपत्र 

४. सपत्नीक/पतीसह सत्कार 

५. देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या-०८ 

(आठ कृषि विभागातून प्रत्येकी ०१ याप्रमाणे) 


इ. विविध कृषि पुरस्कारार्थींना पुरस्कार वितरण कार्यक्रमास उपस्थित राहणेकरिता दयावयाचा दैनिक भत्ता व प्रवास भत्ता 


देणेबाबत 
१) ST. पंजाबराव देशमुख शासन निर्णय, | शेतिनिष्ठ शेतक-यांना | कृषि सेवारत्न पुरस्कार वगळून 
कृषिरत्न कृषि व सहकार | दयावयाचे प्रवास भत्ते व दैनिक | इतर सर्व पुरस्कारार्थींना 
२) वसंतराव नाईक कृषिभुषण विभाग क्र.- | भत्ते शासन निर्णय क्र .13१॥- | पुरस्कार वितरण कार्यक्रमास 
३) जिजामाता कृषिभुषण कृसंप्र-२१८९- । IW9/9032-C/SER-4, वित्त | उपस्थित राहणेकरिता देय 
४ वसंतराव नाईक शोतीमित्र ५८३५-११ओ, | विभाग, महाराष्ट्र ARM, | असलेला दैनिक भत्ता व प्रवास 
५) वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ दि. ०१ डिसेंबर | मंत्रालय, मुंबई-३२, दि.२३ | भत्ता करीता रक्‍कम 
शेतकरी पुरस्कार १९७९ सप्टेबर,१९७७ नुसार देण्यात | रू.१०,०००/- विहित पद्धतीने 
६)कृषिभुषण (सेंद्रिय शेती) यावेत. देण्यात यावा. 
पुरस्कार 


७)उद्यानपंडीत पुरस्कार 


पृष्ठ ३६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


३. समित्यांचे पुनर्गठन: 


सर्व पुरस्कारांकरीता विविध स्तरावरील समितींच्या पुर्नरचनेस शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


पुरस्व संबंधित सद्याच्या सुचना नविन प्रस्तावित बदल 
नांव शासन निर्णय 
विविध कृषि पुरस्कारांच्या विविध स्तरावरील समित्यांचा तपशिल 
१) ST. i तालुकास्तर समिती - तालुकास्तर समिती - 
पंजाबराव मागील शासन निर्णयात उल्लेख प्रस्तावित नाही. 
देशमुख नाही. 
ना शासन । जिल्हास्तर समिती - जिल्हास्तर समिती- 
टिम के निर्णय, कृषि | १) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी- |। १) जिल्हाधिकारी- अध्यक्ष 
कृषिभुषण व पदूम । अध्यक्ष २) जिल्हा अधिक्षक कृषि 
pars विभाग क्र.- | 2) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी- अधिकारी-सदस्य 
३) जिजामाता pen Baten कृषि संबंधित 
कृषिभुषण - । सद WE ose a 3) विस्तार कृषि विद्यावेत्ता/ 
eee २०१३/ । >) प्रकल्प संचालक (आत्मा)- सदस्य । विद्यापीठ प्रतिनिधी - सदस्य 
ना प्रक्र.१७८/११ | ४ कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा ४) जिल्हा पश्ुसंवर्धन अधिकारी- 
अ, दि.०६ | परिषद -सदस्य सचिव सदस्य 
शेतीमित्र oe प्रकल्प संचालक seth 
सप्टेंबर ५) प्रकल्प संचालक (आत्मा)- 
२०१४ सदस्य 
६) कृषि विकास अधिकारी, 
जि.प.- सदस्य 


७) उपविभागीय कृषि अधिकारी 
(मुख्यालय)-सदस्य 

८) कृषि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पर्धा 
विजेता/प्रगतश्ील शेतकरी यापैकी 
एक-सदस्य 

९) कृषि उपसंचालक, जिल्हा 
अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय - 
सदस्य सचिव 


विभागस्तर समिती - 

१) विभागिय कृषि सहसंचालक - 
अध्यक्ष 

२) विभागिय पशुसंवर्धन 
सहसंचालक सदस्य 

३) मुख्यालयांचे ,जिल्हयाचे जिल्हा 
अधिक्षक कृषि विकास अधिकारी - 
सदस्य 

४) विभागिय पणन अधिकारी - 
सदस्य 


विभागस्तर समिती - 

१) विभागीय कृषि सह संचालक - 

अध्यक्ष 

2) प्रादेशिक UAH, सहआयुक्त - 

सदस्य 

३) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
(मुख्यालय) - सदस्य 

४ सहयोगी संशोधन संचालक (संबं 

कृषि विद्यापीठ)-सदस्य 


पृष्ठ ३६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


५) संबंधित कृषि विद्यापीठाचे 
संचालक (विस्तार) - सदस्य 
६) वि.कृ.स.स.यांचे कार्यालयातील 


५) कृषि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्प' 
विजेता/प्रगतश्ील शेतकरी यापैकी 
एक-सदस्य 


जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी - ६) अधिक्षक कृषि अधिकारी 

सदस्य सचिव (वि.कृ.स.सं.यांचे कार्यालय) - सदस्य 
सचिव 

आयुक्‍्तालयस्तर समिती - कृषि आयुक्तालय स्तर समिती 


१) आयुक्त (कृषि) - अध्यक्ष 

२)कृषि संचालक (वि.व प्र. - सदस्य 
3) कृषि संचालक (फलोत्पादन) - 
सदस्य 

४) कृषि संचालक (मृदसंधारण)- सदस्य 
५) कृषि संचालक (आत्मा) - सदस्य 
६) कृषि संचालक (गुणनियंत्रण) - 
सदस्य 

७ व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य कृषि पणन मंडळ - सदस्य 

८) संचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषद - सदस्य 

९) आयुक्‍त पशुसंवर्धन - सदस्य 


१) आयुक्त, कृषि- अध्यक्ष 

2) आयुक्त, पश्नुसंवर्धन - सदस्य 
३) संचालक ,महाराष्ट्र राज्य कृषि 
शिक्षण व संशोधन परिषद - सदस्य 
४) कृषि संचालक (सर्व) - सदस्य 

५) विभागीय कृषि सहसंचालक (पुणे) - 
सदस्य 

६) कृषि सहसंचालक (वि प्र-२) - 
सदस्य 

७) कृषि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पर्धा 
विजेता/प्रगतशील शेतकरी यापैकी 
एक-सदस्य 

८) कृषि उपसंचालक (वि प्र-४) - 


२) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी- 
सदस्य 

३) प्रकल्प संचालक (आत्मा) - सदस्य 

४) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी - 
सदस्य 

५) संबंधित सरव्यवस्थापक पणन मंडळ 
- सदस्य 


१०) सबंधित कृषि सहसंचालक (विस्तार सदस्य सचिव 
व प्रशिक्षण) - सदस्य सचिव 
५ वसंतराव| झासन । तालुकास्तर समिती - तालुकास्तर समिती - 
नाईक निर्णय, कृषि | १) सभापती, पंचायत समिती - अध्यक्ष । प्रस्तावित नाही. 
शोतीनिष्ठ वपदूम ।>) मंडळ कृषि अधिकारी - सदस्य 
शेतकरी विभाग 3) पश्नुधन अधिकारी - सदस्य 
पुरस्कार २०१३/प्रक्र.१ | ४ कृषि अधिकारी,पंचायत समिती - 
७८/११अ, | सदस्य 
दि.०५ ।५) तालुका कृषि अधिकारी - सदस्य 
सप्टेंबर । सचिव 
२०१४ जिल्हास्तर समिती - जिल्हास्तर समिती- 
१) कृषि विषयक समितीचे सभापती - | १ जिल्हाधिकारी- अध्यक्ष 
अध्यक्ष २) जिल्हा अधिक्षक कृषि 


अधिकारी-सदस्य 

३) विस्तार कृषि विद्यावेत्ता/संबंधित 
विद्यापीठ प्रतिनिधी - सदस्य 

४) जिल्हा प्लुसंवर्धन अधिकारी- 
सदस्य 

५) प्रकल्प संचालक (आत्मा)- 
सदस्य 


पृष्ठ ३६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


६) कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा 
परिषद - सदस्य सचिव 


६) कृषि विकास अधिकारी, 
जि.प.- सदस्य 

७) उपविभागीय कृषि अधिकारी 
(मुख्यालय)-सदस्य 

८) कृषि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पर्धा 
विजेता/प्रगतशील ]ोतकरी यापैकी 
एक-सदस्य 

९) कृषि उपसंचालक, जिल्हा 


अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय - 
सदस्य सचिव 
शासन । विभागस्तर समिती - विभागस्तर समिती - 
निर्णय, कृषि | १)विभागीय आयुक्‍त (महसुल) - अध्यक्ष | १ विभागीय कृषि सह संचालक - 
वपदूम = | २विभागीय कृषि सहसंचालक - सदस्य | अध्यक्ष 
विभाग क्र.- | ३)विभागीय पशुसंवर्धन सहसंचालक - | २) प्रादेशिक पशुसंवर्धन, सहआयुक्त - 
कृसंप्र- | सदस्य सदस्य 
२१/२०००/ | ४अधिक्षक कृषि अधिकारी - सदस्य । 3) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
प्रक्र११४/११ | सचिव (मुख्यालय) - सदस्य 
अ, दि.१ ४) सहयोगी संशोधन संचालक (संबं 
नोव्हेंबर कृषि विद्यापीठ)-सदस्य 
२००० ५) कृषि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पर्धा 


विजेता/प्रगतशील ]ोतकरी यापैकी 
एक-सदस्य 

६) अधिक्षक कृषि अधिकारी 
(वि.कृ.स.सं.यांचे कार्यालय) - सदस्य 
सचिव 


आयुक्तालय स्तर समिती - 
मागील शासन निर्णयात उल्लेख 
नाही. 


कृषि आयुक्तालय स्तर समिती 

१) आयुक्त, कृषि- अध्यक्ष 

2) आयुक्त, पशुसंवर्धन - सदस्य 

३) संचालक ,महाराष्ट्र राज्य कृषि 

शिक्षण व संशोधन परिषद - सदस्य 

४) कृषि संचालक (सर्व) - सदस्य 

५) विभागीय कृषि सहसंचालक (पुणे) - 

सदस्य 

६) कृषि सहसंचालक (वि प्र-२) - 

सदस्य 

७) कृषि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पर्धा 

विजेता/प्रगतशील शेतकरी यापैकी 

एक-सदस्य 

८) कृषि उपसंचालक (वि प्र-४) - 
सदस्य सचिव 


पृष्ठ ३६ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


3 | 9) डॉ. शासन । सचिव स्तरावरील समिती (हासन सचिव स्तर समिती (सर्व 
पंजाबराव निर्णय, कृषि । निर्णयानुसार कृषिभूषण करीता) पुरस्कारासाठी) 
देशमुख व पदूम | १. सचिव (कृषि) - अध्यक्ष १. सचिव (कृषि) - अध्यक्ष 
कृषिरत्न विभाग क्र.- | २. सचिव (सहकार) - सदस्य २. आयुक्‍त (कृषि) - सदस्य 
२) वसंतराव कृसंप्र- ।३. सचिव (पदुम) - सदस्य ३. विभागीय कृषि सहसंचालक 
नाईक २१९१/प्रक्र.१ | ४. सचिव (ग्रामीण विकास) - सदस्य  । (ठाणे)- सदस्य 
कृषिभुषण ०४/११ओ, | ५. सचिव (वने) - सदस्य ४. संबंधित उपसचिव (कृषि) - सदस्य 
३) जिजामाता दि.३० | ६. आयुक्त (कृषि) - सदस्य सचिव 
कृषिभुषण सप्टेंबर | ७. संबंधित उपसचिव (कृषि) - निमंत्रक 
४) वसंतराव १९९१ व सचिव मंत्री स्तरावरील समिती 
नाईक आणि शासन १. मंत्री (कृषि) - अध्यक्ष 
शेतीमित्र निर्णय कृसप्र २. राज्यमंत्री (कृषि -सदस्य 
५) वसंतराव १००३/प्र.क्र ३. सचिव (कृषि) - सदस्य 
नाईक ५२/११- ४. आयुक्त (कृषि) - सदस्य 
शोतीनिष्ठ ओ/मंत्रालय ५. विभागीय कृषि सहसंचालक (ठाणे) 
शेतकरी मुंबई दि. २२ - सदस्य 
पुरस्कार ऑगस्ट, ६.संबंधित उपसचिव (कृषि)- सदस्य 
२००३ सचिव 
४. | &) कृषिभुषण शासन । तालुकास्तर समिती - तालुकास्तर समिती - 
(सेंद्रिय शोती) | निर्णय, क्र.- | मागील शासन निर्णयात उल्लेख प्रस्तावित नाही. 
पुरस्कार सेशेयो- । नाही. 
२०१०/प्रक्र.१ | तपासणी पथक- 
८४/१७ओअ, ।१कृषि उपसंचालक/ जिल्हा 
कृषि व पदूम | अधिक्षक कृषि अधिकारी - अध्यक्ष 
विभाग दि.२३ | २मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद - 
सप्टेंबर । सदस्य 
२०१० 3) तंत्र धिकारी-उपविभागीय कृषि 
अधिकारी (ज्या उपविभागाचा प्रस्ताव 
TAS असा)-सदस्य 
शासन । जिल्हास्तर समिती - जिल्हास्तर समिती- 
निर्णय, क्र.- | १ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी - १) जिल्हाधिकारी- अध्यक्ष 
सेशोयो- । अध्यक्ष २) जिल्हा अधिक्षक कृषि 
१२१७/प्रक्र.६ | 2) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी- अधिकारी-सदस्य 
७/१७ओअ, | सदस्य ३) विस्तार कृषि 
कृषिव पदूम | 2प्रकल्प संचालक (ग्रामविकास विद्यावेत्ता/संबंधित विद्यापीठ 
विभाग दि.११ । यंत्रणा)-सदस्य ४ कृषि विकास प्रतिनिधी - सदस्य 
ऑगस्ट । अधिकारी, जिल्हा परिषद -सदस्य ४) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी- 
२०१७ सचिव सदस्य 
५) प्रकल्प संचालक (आत्मा)- 
सदस्य 


पृष्ठ ३६ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


६) कृषि विकास अधिकारी, 
जि.प.- सदस्य 

७) उपविभागीय कृषि अधिकारी 
(मुख्यालय)-सदस्य 

८) कृषि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पर्धा 
विजेता/प्रगतशील ]ोतकरी यापैकी 
एक-सदस्य 

९) कृषि उपसंचालक, जिल्हा 


अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय - 
सदस्य सचिव 
विभागस्तर समिती - विभागस्तर समिती - 
१) विभागिय कृषि सहसंचालक १) विभागीय कृषि सह संचालक - 
अध्यक्ष अध्यक्ष 


२) विभागिय पशुसंवर्धन सहसंचालक 
-सदस्य 

३) मुख्यालयांचे ,जिल्हयाचे जिल्हा 
अधिक्षक कृषि अधिकारी - सदस्य 
४) मुख्यालयांचे, जिल्हयाचे कृषि 
विकास अधिकारी - सदस्य 


२) प्रादेशिक पश्ुसंवर्धन, सहआयुक्त - 

सदस्य 

३) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
(मुख्यालय) - सदस्य 

४ सहयोगी संशोधन संचालक 

(संबंधित कृषि विद्यापीठ)-सदस्य 


५) विभागिय पणन अधिकारी - ५) कृषि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पर्धा 

सदस्य विजेता/प्रगतशील शेतकरी यापैकी 

६) वि.कृ.स.स.यांचे कार्यालयातील एक-सदस्य 

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी - ६) अधिक्षक कृषि अधिकारी 

सदस्य सचिव (वि.कृ.स.सं.यांचे कार्यालय) - सदस्य 
सचिव 

आयुक्‍तालयस्तर समिती - कृषि आयुक्तालय स्तर समिती 


१) आयुक्त (कृषि) - अध्यक्ष 

२)कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) - 
सदस्य 

3) कृषि संचालक (फलोत्पादन) - 
सदस्य 

४) कृषि संचालक (मृदसंधारण)- सदस्य 
५) कृषि संचालक (आत्मा) - सदस्य 

६) कृषि संचालक (नि. व गुणनियंत्रण) - 
सदस्य 

७ कृषि संचालक (नियोजन व 
अंदाजपत्रक) - सदस्य 

८) कृषि उपसंचालक (मृ.स.मृ.चा.) - 
सदस्य सचिव 


१) आयुक्त, कृषि- अध्यक्ष 

२) आयुक्त, पशुसंवर्धन - सदस्य 

३) संचालक ,महाराष्ट्र राज्य कृषि 

शिक्षण व संशोधन परिषद - सदस्य 

४) कृषि संचालक (सर्व) - सदस्य 

५) विभागीय कृषि सहसंचालक (पुणे) 

- सदस्य 

६) कृषि सहसंचालक (वि प्र-२) - 

सदस्य 

७) कृषि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पर्धा 

विजेता/प्रगतशील शेतकरी यापैकी 

एक-सदस्य 

८) कृषि उपसंचालक (वि प्र-४) - 
सदस्य सचिव 


पृष्ठ ३६ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अ 


शासन निर्णय, | सचिव स्तरावरील समिती सचिव स्तर समिती (सर्व 
क्र.-सेशेयो- पुरस्कारासाठी) 
२०१०/प्रक्र.१८ | शासन निर्णयानुसार कृषिभूषण १. सचिव (कृषि) - अध्यक्ष 
४/१७ओअ, कृषि | (सेंद्रिय शोती) पुरस्कारासाठी २. आयुक्‍त (कृषि) - सदस्य 
व पदूम विभाग | सचिव स्तरावरील समिती नाही. ३. विभागीय कृषि सहसंचालक 
दि.२३ सप्टेंबर (ठाणे)- सदस्य 
२०१० ४. संबंधित उपसचिव (कृषि) - 
आणि सदस्य सचिव 
शासन निर्णय, 
क्र.-सेशोयो- मंत्री स्तरावरील समिती 
१२१७/प्रक्र.६७ | मंत्री स्तरावरील समिती १. मंत्री (कृषि) - अध्यक्ष 
/१७ओ, कृषिव ।१. मंत्री (कृषि) - अध्यक्ष २. राज्यमंत्री (कृषि)-सदस्य 
पदूम विभाग | २. राज्यमंत्री (कृषि )-उपाध्यक्ष ३. सचिव (कृषि) - सदस्य 
दि.११ ऑगस्ट । ३. प्रधान सचिव (कृषि व फळोत्पादन) | ४. आयुक्त (कृषि) - सदस्य 
२०१७ - सदस्य ५. विभागीय कृषि सहसंचालक (ठाणे) 
४. आयुक्त (कृषि) - सदस्य - सदस्य 
५. संचालक (फलोत्पादन) - सदस्य | ६.संबंधित उपसचिव (कृषि)- सदस्य 
६. कुलगुरू कृषि विद्यापीठ (सर्वी- | सचिव 
सदस्य 
५. व्यवस्थापकीय संचालक 
(एनएचएम) - सदस्य 
६. उपसचिव (कृषि) - सदस्य सचिव 
५. |) उद्यानपंडीत | शासन निर्णय, | तालुकास्तर समिती- तालुकास्तर समिती - 
पुरस्कार क्र.-राबाबो । शासन निर्णयात तालुकास्तर प्रस्तावित नाही. 
११०१/प्रक्र.१३ | समिती उल्लेख नाही. 
९/फ३, कृषिव 
पदूम विभाग 
दि.१० 
जानेवारी 
२००२ 
शासन निर्णय, | जिल्हास्तर समिती- जिल्हास्तर समिती- 
क्र.-राबाबो । शासन निर्णयात जिल्हास्तर १) जिल्हाधिकारी- अध्यक्ष 
११०१/प्रक्र.१३ | समिती उल्लेख नाही. २) जिल्हा अधिक्षक कृषि 
९/फ३, कृषिव अधिकारी-सदस्य 
पदूम विभाग ३) विस्तार कृषि 
दि.१० विद्यावेत्ता/संबंधित विद्यापीठ 
जानेवारी प्रतिनिधी - सदस्य 
२००२ ४) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी- 
सदस्य 
५) प्रकल्प संचालक (आत्मा)- 
सदस्य 


पृष्ठ ३६ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अ 


६) कृषि विकास अधिकारी, 
जि.प.- सदस्य 

७) उपविभागीय कृषि अधिकारी 
(मुख्यालय)-सदस्य 

८) कृषि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पर्धा 
विजेता/प्रगतशील शोतकरी यापैकी 
एक-सदस्य 

९) कृषि उपसंचालक, जिल्हा 


अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय - 
सदस्य सचिव 
विभागस्तर समिती - विभागस्तर समिती - 
१) विभागिय कृषि सहसंचालक - १) विभागीय कृषि सह संचालक - 
अध्यक्ष अध्यक्ष 
२) संभागातील सर्व जिल्हा २) प्रादेशिक पश्युसंवर्धन, सहआयुक्त 
अधिक्षक कृषि अधिकारी - सदस्य 
- सदस्य ३) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
3) मुख्यालयांचे ,जिल्हयाचे कृषि (मुख्यालय) - सदस्य 
विकास अधिकारी - सदस्य ४ सहयोगी संशोधन संचाळक 


४)कृषि विद्यापिठातील विभाग 
प्रमुख(उद्यान विद्या) -सदस्य 

५) वि.कृ.स.स.यांचे 
कार्यालयातील जिल्हा अधिक्षक 
कृषि अधिकारी - सदस्य सचिव 


(संबंधित कृषि विद्यापीठ)-सदस्य 

५) कृषि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पर्धा 
विजेता/प्रगतशील शेतकरी यापैकी 
एक-सदस्य 

६) अधिक्षक कृषि अधिकारी 
(वि.कृ.स.सं.यांचे कार्यालय) - सदस्य 
सचिव 


आयुक्‍तालयस्तर समिती - 

१) आयुक्‍त (कृषि) - अध्यक्ष 

२) कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) 
- सदस्य 

३) कृषि संचालक (फलोत्पादन) - 
सदस्य 

४) कृषि संचालक (मृदसंधारण)- 
सदस्य 

५) कृषि संचालक (नि. व गुणनियंत्रण) 
- सदस्य 

६) कृषि संचालक (नियोजन व 
अंदाजपत्रक) - सदस्य 

७ कृषि सहसंचालक (फलोत्पादन) - 
सदस्य सचिव 


कृषि आयुक्तालय स्तर समिती 

१) आयुक्त, कृषि- अध्यक्ष 

२) आयुक्त, WaT - सदस्य 

३) संचालक ,महाराष्ट्र राज्य कृषि 

शिक्षण व संशोधन परिषद - सदस्य 

४) कृषि संचालक (सर्व) - सदस्य 

५) विभागीय कृषि सहसंचालक (पुणे) 

- सदस्य 

६) कृषि सहसंचालक (वि प्र-२) - 

सदस्य 

७) कृषि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पर्धा 

विजेता/प्रगतश्ील होतकरी यापैकी 

एक-सदस्य 

८) कृषि उपसंचालक (वि प्र-४) - 
सदस्य सचिव 


पृष्ठ ३६ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अ 


शासन 
निर्णय, क्र.- 
राबाबो 
११०१/प्रक्र.१ 
३९/फ ३, 
कृषि व पदूम 
विभाग दि.१० 
जानेवारी 
२००२ 


सचिव स्तरावरील समिती- 
शासन निर्णयानुसार उद्यानपंडीत 
पुरस्कारासाठी सचिव स्तरावरील 
समिती नाही. 


मंत्री स्तरावरील समिती 

१. मंत्री (फलोत्पादन) - अध्यक्ष 

२. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) - सदस्य 
३. अप्पर मुख्य सचिव (कृषि) - 
सदस्य 

४. उपसचिव (फलोत्पादन)- सदस्य 
५. कुलगुरू कृषि विद्यापीठ (सर्व) - 
सदस्य 

६. संचालक (फलोत्पादन)- सदस्य 
सचिव 


सचिव स्तर समिती (सर्व 
पुरस्कारासाठी) 

१. सचिव (कृषि) - अध्यक्ष 

२. आयुक्‍त (कृषि) - सदस्य 

३. विभागीय कृषि सहसंचालक (ठाणे)- 
सदस्य 

४. संबंधित उपसचिव (कृषि) - सदस्य 
सचिव 


मंत्री स्तरावरील समिती 

१. मंत्री (कृषि) - अध्यक्ष 

२. मंत्री (फलळोत्पादन)- सदस्य 

३. राज्यमंत्री (कृषि)-सदस्य 

४. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) - सदस्य 
५. सचिव (कृषि) - सदस्य 

६. आयुक्त (कृषि) - सदस्य 

७. विभागीय कृषि सहसंचालक (ठाणे) - 
सदस्य 

८.संबंधित उपसचिव (कृषि)- सदस्य 
सचिव 


८. युवा 
ठ]ोतकरी 
पुरस्कार 


जिल्हास्तर समिती- 

१) जिल्हाधिकारी- अध्यक्ष 

२) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी- 

सदस्य 

३) विस्तार कृषि विद्यावेत्ता/संबंधित 

विद्यापीठ प्रतिनिधी - सदस्य 

४) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी- 

सदस्य 

५) प्रकल्प संचालक (आत्मा)- सदस्य 
६) कृषि विकास अधिकारी, जि.प.- 

सदस्य 

७) उपविभागीय कृषि अधिकारी 

(मुख्यालय)-सदस्य 

८) कृषि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पर्धा 

विजेता/प्रगतश्ील शेतकरी यापैकी एक- 

सदस्य 


पृष्ठ ३६ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


९) कृषि उपसंचालक, जिल्हा अधिक्षक 
कृषि अधिकारी कार्यालय - सदस्य 
सचिव 


विभागस्तर समिती - 
१) विभागीय कृषि सह संचालक - अध्य 
२) प्रादेशिक पश्गुसंवर्धन, सहआयुक्त - 
सदस्य 
३) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
(मुख्यालय) - सदस्य 
४ सहयोगी संशोधन संचालक (संबंधित 
कृषि विद्यापीठ)-सदस्य 
५) कृषि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पर्धा 
विजेता/प्रगतशील शोतकरी यापैकी एक- 
सदस्य 
६) अधिक्षक कृषि अधिकारी 
(वि.कृ.स.सं.यांचे कार्यालय) - सदस्य 
सचिव 
कृषि आयुक्तालय स्तर समिती 
१) आयुक्त, कृषि- अध्यक्ष 
२) आयुक्त, WaT - सदस्य 
३) संचालक ,महाराष्ट्र राज्य कृषि 
शिक्षण व संशोधन परिषद - सदस्य 
४) कृषि संचालक (सर्व) - सदस्य 
५) विभागीय कृषि सहसंचालक (पुणे) - 
सदस्य 
६) कृषि सहसंचालक (वि प्र-२) - सदस्य 
७) कृषि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पर्धा 
विजेता/प्रगतशील शोतकरी यापैकी एक- 
सदस्य 
८) कृषि उपसंचालक (वि प्र-४) - 
सदस्य सचिव 


सचिव स्तर समिती (सर्व 
पुरस्कारासाठी) 

१. सचिव (कृषि) - अध्यक्ष 

२. आयुक्‍त (कृषि) - सदस्य 

३. विभागीय कृषि सहसंचालक (ठाणे)- 
सदस्य 

४. संबंधित उपसचिव (कृषि) - सदस्य 
सचिव 


पृष्ठ ३६ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


मंत्री स्तरावरील समिती 

१. मंत्री (कृषि) - अध्यक्ष 

२. राज्यमंत्री (कृषि)-सदस्य 
३. सचिव (कृषि) - सदस्य 
४. आयुक्त (कृषि) - सदस्य 
५. विभागीय कृषि सहसंचालक (ठाणे) - 
सदस्य 

६.संबंधित उपसचिव (कृषि)- सदस्य 
सचिव 


४. प्रपत्न बदल:- 

कृषि पुरस्कारासाठी शोतक-यांमार्फत अर्ज करण्यासाठी विविध पुरस्कारांसाठी भिन्न 
प्रकारची प्रपत्रे होती, या विविध प्रपत्रामुळे होतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत होता. १)डॉ. पंजाबराव 
देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार २) वसंतराव नाईक कृषिभुषण पुरस्कार ३) जिजामाता कृषिभुषण पुरस्कार 
आणि ४) वसंतराव नाईक शोतीमित्र पुरस्कार ५) वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ शोतकरी पुरस्कार 
(आदिवासी / सर्वसाधारण) ६) कृषिभुषण (सेंद्रिय शेती ) पुरस्कार व ७) उद्यानपंडीत पुरस्कार या सर्व 


पुरस्कारांसाठी नविन प्रस्तावित केलेली प्रपत्रे सहपत्रित करण्यात आली आहेत. 


५, कार्यपध्दती 


जिल्हा/विभाग स्तरावरून प्रादेशीक वर्तमानपत्र, आकाशवाणी आणि दुरदर्शन इ. माध्यमाद्वारे विस्तृत 
प्रमाणात प्रसिध्दी देऊन खाली दर्शविलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे व निकषानुसार पात्र पुरस्कारार्थ्याचे 
जास्तीत जास्त प्रस्ताव तालुका पातळीवरून येतील याबाबत नियोजन करावे. 

कृषि विषयक एखादा पुरस्कार मिळालेल्या व्यक्तीस पुन्हा नव्याने तोच पुरस्कार किंवा त्यापेक्षा कमी 
बक्षिस असलेल्या पुरस्कारासाठी अर्ज करता येणार नाही. 

एखादा कृषि पुरस्कार पती किंवा पत्नीस मिळाला असल्यास पुन्हा त्याच पुरस्कारासाठी त्यांना अर्ज 
करता येणार नाही. 

सर्व कृषि पुरस्कारांच्या बाबतीत कृषि किंवा कृषि संलग्न पदविका/पदवीधारकांना प्राधान्य राहील. 
शिफारस केलेल्या शेतकऱ्यांची सोबत सहपत्रित केलेल्या विहीत प्रपत्रांत माहिती काळजीपूर्वक व 
बिनचूक भरावी. 

सादर केलेला प्रस्ताव अपूर्ण असेल तर सदरचा प्रस्ताव फेटाळण्यात यावा, तो फेटाळल्यानंतर उक्त 
प्रस्तावाच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारचे अपील दाखल करुन घेतले जाणार नाही, हे सर्व संबंधिताच्या 
निदर्शनास आणावे. 

सादर केलेला प्रस्ताव आणि त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे सदस्य सचिव यांनी स्वाक्षांकित करावे. 
जिल्हा स्तरीय समितीने प्राप्त प्रस्तावानुसार शेतीची प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करावी. 


पृष्ठ ३६ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अ 


« प्रस्तावित शेतकऱ्यांची संख्या कमी असल्यास त्याबाबतची कारणे द्यावीत, ती न दिल्यास प्रस्ताव 
विचारात घेतला जाणार नाही आणि त्याची सर्व जबाबदारी जिल्हा स्तरीय समितीची राहील. 

© गुणांकन केलेल्या प्रस्तावाच्या बाबतीत संपुर्णपणे गोपनीयता असावी. 

© वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार (सर्वसाधारण गट) पुरस्कार वगळून इतर सर्व पुरस्कारांचे 
बाबतीत विभागातून एकापेक्षा जास्त प्रस्ताव सादर करण्यात येत असेल तर वरीष्ठ स्तरावर प्रस्ताव 
सादर करताना प्राधान्यक्रम देऊन प्रस्ताव सादर करावेत. तसेच वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ शेतकरी 
(सर्वसाधारण गट) पुरस्काराचे बाबतीत गुणानुक्रमे प्रति जिल्हा पहिले दोन प्रस्ताव वरीष्ठ स्तरावर 
सादर करावेत. 

«७ विभागीय कृषि सहसंचालक यांनी, कृषि आयुक्‍ताळयास प्रस्ताव सादर करताना संबंधितांचे दोन 
पासपोर्ट साईज फोटो (स्टेपल न करता फोटोच्या मागे शहोतक-याचे संक्षिप्त नाव व मोबाईल नंबर नमुद 
करावा) तसेच संबंधितांचे विहित नमुन्यातील प्रपत्रे आणि विभागीयस्तरावरील समितीच्या बैठकीच्या 
परीपूर्ण sige कृषि आयुक्‍तालयास सादर करावेत. प्रस्तावाची wat मूळप्रत कृषि 
आयुक्‍ताळलयास पाठविण्यात यावी व उर्वरीत प्रती जिल्हा व विभाग स्तरावर जतन करुन ठेवाव्यात. 


६. सर्व पुरस्कारांकरीता खालीलप्रमाणे वेळापत्रक विहित करण्यात येत आहे.:- 

« दरवर्षी माहे एप्रिल मध्ये कृषि आयुक्‍ताळय स्तरावरून वर्तमानपत्रामधून जाहिरात प्रसिध्द करून 
विविध कृषि पुरस्कारासाठी प्रस्ताव ३० जुन पर्यंत सादर करणेबाबत आवाहन करणे. 

« जिल्हा स्तर समितीने दरवर्षी ३१ जुले पर्यंत अधिनस्त तालुक्यांकडून प्रस्ताव प्राप्त करून घ्यावेत. 

« जिल्हा स्तर समितीने प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन, समक्ष भेट देऊन समक्ष भेट देऊन अनुषंगीक 
बाबींची पुर्ततेची कार्यवाही करुन घेउन प्रस्ताव ३१ ऑगस्ट पर्यंत विभाग स्तरीय समितीकडे सादर 
करणे. 

«७ विभागस्तरीय समितीने प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन, समक्ष भेट देऊन उल्लेखनिय 
कार्याबाबतच्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह शिफारस केलेले परिपुर्ण व निकषाप्रमाणे पात्र प्रस्ताव 
विभागस्तरीय समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तासह कृषि आयुक्‍्तालयास खास दुतामार्फत 
एकत्रितपणे ३० सप्टेंबर पर्यंत सादर करणे. 

«७ कृषि आयुक्‍तालयस्तर समितीने विभागस्तर समितीकडून शिफारशीसह प्राप्त झालेल्या पात्र 
प्रस्तावांची छाननी करुन ३० नोव्हेंबर पर्यंत शिफारशीसह अंतिम निवडीसाठीचा प्रस्ताव शासनास 
सादर करणे. 

७. सर्व कृषि पुरस्कारासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून सुयोग्य होतकरी/व्यक्‍ती/गट/संस्था यांचा प्रस्ताव सादर 
करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेवर व संनियंत्रणाची जबाबदारी 
विभागीय कृषि सहसंचालक यांची राहील. 

८. सदर झासन निर्णयातील तरतुदी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासून विविध कृषि पुरस्कारार्थींच्या 
निवडीसाठी लागू राहतील. 


पृष्ठ ३६ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४ओ 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०२१५१७२०५५१५०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUSHIL KHODWEKAR 
Date: 2021.02.15 17:27:21 +05'30' 


(सुशिल खोडवेकर), भा.प्र.से. 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (कृषि) ,मंत्रालय, मुंबई. 
२ 
3 
४ 


. मा. राज्य मंत्री (कृषि) , मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 
९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२.सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 
१३.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
१४.महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 
१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२०.निवड नस्ती-४अओ. 


पृष्ठ ३६ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


परिशिष्टे 

कृषि पुरस्कारासाठी शोतक-यांमार्फत अर्ज करण्यासाठी विविध पुरस्कारांसाठी भिन्न प्रकारची 
प्रपत्रे होती, या विविध प्रपत्रामुळे शोतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निमार्ण होत होता.यास्तव प्रपत्रांमध्ये 
खालीलप्रमाणे बदल करण्यात आलेला आहे.१) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार २) वसंतराव 
नाईक कृषिभुषण पुरस्कार ३) जिजामाता कृषिभुषण पुरस्कार आणि ४) वसंतराव नाईक शोतीमित्र 
पुरस्कार 4) वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार (आदिवासी / सर्वसाधारण) ६) कृषिभुषण 
(सेंद्रिय शोती ) पुरस्कार व ७ उद्यानपंडीत पुरस्कार ८) युवा शेतकरी या पुरस्कारांसाठी नविन प्रस्तावित 
केलेली प्रपत्रे खालीलप्रमाणे:- 


प्रपत्-अ 


कृषि पुरस्कारासाठी शोतकरी/व्यकती/संस्था यांनी करावयाच्या अर्जाचे प्रारूप 


विनंती अर्ज 
दिनांक - 

प्रति, 

मा.तालुका कृषि अधिकारी, 

ता... जि. 
विषय:-सन ........ साठी. ०७ हा पुरस्कार मिळणेबाबत. 

उपरोक्त विषयान्वये मी ---------------------- > मोजा मणा ee 

ता. ----------- | epee eee येथील रहिवासी /शेतकरी आहे. सदर पत्रान्वये मी सन -- 
eae साठी -------------------------- हा पुरस्कार मिळणेसाठी आवश्‍यक कागदपत्रांसह 


प्रस्ताव सादर करत आहे. तरी प्रस्तुत पुरस्कारासाठी माझी शिफारस होणेस विनंती आहे. 


(sec eee rn SIMS RNG 5: 
दिनांका ape ठोतिक्यांचे ताव ea ee 
पण ब्ला esa Aes te 
मोबाईल क्रमांक £ ८-5 5:55: Jee lool 


पृष्ठ ३६ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


क्र 
| 9 | ठोतकरी/व्यक्‍ती/संस्था यांचे संपूर्ण नांव 
२ 
५ 


aa 
अ. ई-मेल 
ब. वेबसाईट 


प्रपत्न-ब 
पुरस्कारार्थीची सर्वसाधारण माहिती 


(टिप-संबंधित नसलेल्या मुह्यांबाबत संबंधित नाही अथवा लागू नाही असे स्पष्ट लिहावे) 


कायमचा पत्ता ( संपूर्ण पत्ता द्यावा) 


पञव्यवहारासाठी पूर्ण पत्ता 
अ. दुरध्वनी क्रमांक (एस.टी.डी. कोडसहीत) 
ब. भ्रमणध्वनी क्रमांक (मोबाईल नंबर) 


जन्मतारीख व वय 
७ | शिक्षण 
कृषि पुरक व्यवसाय 


८ 
९ 


१४ 


शेतकऱ्याचा 

अ. आधार कार्ड क्रमांक 

ब. बँकेचा खाते क्रमांक, बँकेचे नाव, शाखा 

कुटुंबातील एकुण सदस्य 

आदिवासी जाती / जमाती, भटक्या / विमुक्त जाती पैकी असल्यास 
विगतवारी 

शेती व्यवसाय किती वर्षापासुन करत आहेत ? 

देशातंर्गत व परदेश दौऱ्याबाबतची माहिती 

अ. देशाचे नाव व वर्ष 

ब. कोणत्या तंत्रज्ञानाची पाहणी केली व त्याचा अवलंब कसा केला? 
कुटूंबाची शैक्षणिक पातळी 

१) पत्नीचे शिक्षण 

२ मुले व मुलीचे शिक्षण 

3) इतर प्रौढ व्यक्‍तीचे शिक्षण 


धारण केलेले एकूण क्षेत्र हे. (८ अ प्रमाणे) 


लागवडीखाली एकूण क्षेत्र हेक्‍टर 
१) बागायत (हेक्‍टर) 

२) जिरायत (हेक्‍टर) 

३) कुरण/पडीत (हेक्‍टर) 

४) एकूण क्षेत्र (हेक्‍टर) 


फळबाग लागवडीचे क्षेत्र हे. (फळपिक निहाय) 


पृष्ठ ३६ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अ 


उत्पादकता 
वर्ष उत्पादकता 
१) 
2) 
2) 


१९ | सिचन सुविधा- कॅनॉल/ विहीर/उपसा सिंचन /इतर 
सिचन सुविधा हंगामी आहे की बारमाही आहे. 


२१ | सिंचनाच्या पाण्याचा किफायतशीर वापर/ ठिबक / तुषार वापर 
करतात काय? 


आ) उत्पादित मालाची विक्री कोठे केली जाते? 
गावामध्ये/ताळुकास्तरावर/जिल्हास्तरावर/राज्यामध्ये/ 
देशामध्ये/निर्यात 
ब) मालाच्या विक्रीची पध्दत. 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती/शेतावर/शेतकरी 
ग्राहक थेट विक्री/बागवान/करारडोती. 
२३ | काढणीपश्चात तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जातो काय? 
et उदा. प्रतवारी/पॅकिंग इ. 


पीक स्पर्धेत सहभाग, स्तर,वर्ष,पीक, हेक्‍टरी उत्पादन 


त्यांना शासन / शासन पुरस्कृत संस्थेमार्फत पगार / पेन्हान मिळत शिंक 


नसलेबाबत स्वयंघोषीत प्रतिज्ञापत्र 
पूर्वी मिळालेला सन्मान/पुरस्कार आणि कोणत्या वर्षी व कशासाठी. 
(प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रतीसह जोडाव्या) 


वरील व्यक्तीचे केलेले काम सर्वसामान्य होतक-यांना उपयोगी 
मार्गदर्शक कसे तसेच त्यांचे काम अतिउत्कृष्ट किंवा उल्लेखनिय 
कसे याबाबत सविस्तर माहिती. 
२९ | माहिती तंत्रज्ञानाचा कृषि विकासाकरीता 
| बपरकरतातका?व्लकरेकसतत? 
परिचय लेख (प्रपत्र ड प्रमाणे सोबत स्वतंत्र देण्यात यावा). 


३१ | जिल्हास्तरीय समितीने प्रत्यक्ष होतीस भेट देऊन प्रस्ताव 
निकषाप्रमाणे योग्य असल्याबाबत शिफारशीसह अभिप्राय द्यावेत. 


पृष्ठ ३६ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


जिल्हास्तरीय समिती प्रमाणपत्र 


आम्ही जिल्हास्तरीय निवड समितीचे सर्व सदस्य, प्रमाणित करतो की, डॉ.पंजाबराव 
देशमुख कृषिरत्न/ वसंतराव नाईक कृषिभुषण/जिजामाता कृषिभुषण/ कृषिभुषण (सेंद्रिय शोती ) पुरस्कार/ 
उद्यानपंडीत पुरस्कार/ वसंतराव नाईक शोतीमित्र/वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ शेतकरी 
(आदिवासी/सर्वसाधारण) या सन............ च्या पुरस्काराकरीता 
श्री/श्रीमती/सौ/डॉ.................................... या शोतकऱ्याची/व्यक्‍तीची समक्ष 
भेट घेतली आहे. सदर शोतकऱ्याचे/व्यक्‍तीचे शोतावर प्रत्यक्ष जाऊन ]ोतीच्या पाहणीद्वारे तसेच उपलब्ध 
कागदपत्रे/अभिलेख इत्यादींची खातरजमा करुन शिफारस करणेत येत आहे. 


सही scrscoher anes संही;:::::.:55::::.55 सही: सही. ::::::०:5 Mel itemise 
नाव - नाव- नाव - नाव - नाव - 
पदनाम-कृषि कृषि पुरस्कार प्राप्त/ पदनाम- पदनाम-कृषि विकास | पदनाम-प्रकल्प संचालक 
उपसंचालक, जि.अ.कृ.अ. | पीकस्पर्धा विजेता/ उपविभागीय कृषि । अधिकारी, जि.प. (आत्मा) सदस्य 
कार्यालय, सदस्य सचिव |। प्रगतशिल शेतकरी अधिकारी सदस्य 
यापैकी एक - सदस्य (मुख्यालय) - 
सदस्य 

सही 5111. सही: 5 Ld eee ae संही eee errr 

नाव - नाव - नाव - नाव - 

पदनाम- जिल्हा पशुसंवर्धन । पदनाम-विस्तार कृषि विद्यावेत्ता/ | पदनाम- जिल्हा अधिक्षक कृषि | पदनाम- जिल्हाधिकारी, 

अधिकारी, सदस्य संबंधित विद्यापीठ प्रतिनिधी, अधिकारी,सदस्य अध्यक्ष 

सदस्य 


पृष्ठ ३६ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


प्रपत्-क 
पुरस्कारार्थीची उल्लेखनिय कार्याबाबतची माहिती 
(टिप - संबंधित नसलेल्या मुद्दयांबाबत संबंधित नाही अथवा लागू नाही असे स्पष्ट लिहावे) 


अ.क्र बाब 


एकात्मिक किड व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलंब 


षि विद्यापीठे, कृषि व तत्सम संस्थांना 
देऊन तेथील तंत्रज्ञानाचा अवलंब 
७ | वृत्तपत्र लेख/ कृषि साहित्य इ. मार्गाने केलेले कार्य 
८ | व्यक्ति / संस्थेची प्रकाठाने 


धु 


कृषि माल निर्यात प्रक्रिया / निर्यातीसंदर्भात केलेले कार्य 
व्यवस्थापनातील केलेले कार्य सट हिती 
3 संस्था 
१२ | असल्यास,संस्थेचे कार्य, संस्थेमार्फत होतक-यानां होतकरी 
प्रशिक्षण दिळे जाते काय ? 
१३ | पर्यावरण वाचविण्यासाठी Hd भरीव कार्य i 
१४ | आदिवासी क्षेत्रासाठी केलेले उत्कृष्ट कार्य | 


हा 


= N 
ae Tol पध्दतीचा अवलब करतात काय? ( 
1 | माहिती द्यावी) 


१६ | राबविण्यात येत असलेले नाविन्यपुर्ण प्रकल्प/उपक्रम ॥_______________| 


9 


पादीत मालाच्या Fougeat व करण्यात यै 
असलेले विशेष प्रयत्न 
उत्पादन व उत्पादकता Ae : 
विविध योजनांचा घेतलेला लाभ व त्याची परिणामकारकता 


म संस्थेचा सदस्य आहे काय? असल्यास त्याच्या 
कामाचे स्वरुप व केलेले कार्य 
| | | ; oo 


साधनांचा वापर 
उदा.बायोगॅस/ सौर उर्जा उपकरणे/विद्युत बचतीची साधने 


A 
O° 


काय? असल्यास 


A) 
ae) 


तपशील दयावा. 


—O me) —O 
vo (२ 


पृष्ठ ३६ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अ 


जिल्हास्तरीय समिती प्रमाणपत्र 


आम्ही जिल्हास्तरीय निवड समितीचे सर्व सदस्य, प्रमाणित करतो की, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न 
/वसंतराव नाईक कृषिभुषण/ जिजामाता कृषिभुषण/ कृषिभुषण (सेंद्रिय शेती ) पुरस्कार/ उद्यानपंडीत 
पुरस्कार/ वसंतराव नाईक शोतीमित्र/ वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ शहोतकरी (आदिवासी/सर्वसाधारण) या 
रागे ae aly पुरस्काराकरीता श्री/श्रीमती/सौ/डॉ..................................... या 
शोतकऱ्याची/व्यक्‍तीची समक्ष भेट घेतली आहे. सदर शोतकऱ्याचे/व्यक्‍तीचे शेतावर प्रत्यक्ष जाऊन शोतीच्या 
Teter तसेच उपलब्ध कागदपत्रे/ अभिलेख इत्यादींची खातरजमा करुन शिफारस करणेत येत आहे. 


सही.:......:........: सृही..::....:.::.::::. संही..:....:.::5:::.:: संही::..::::.:5:: संही.......::::::::::: 
नाव - नाव- नाव - नाव - aT - 
पदनाम-कृषि कृषि पुरस्कार प्राप्त/  । पदनाम- पदनाम-कृषि विकास | पदनाम-प्रकल्प संचालक 
उपसंचालक, जि.अ.कृ.अ. | पीकस्पर्धा विजेता/ उपविभागीय कृषि | अधिकारी, जि.प. (आत्मा) सदस्य 
कार्यालय, सदस्य सचिव | प्रगतशिल शेतकरी अधिकारी सदस्य 
यापैकी एक - सदस्य | (मुख्यालय) - 
सदस्य 

cL: ene ee संही........::::..::::: See संही.....::..::-.“::- 

नाव - नाव- नाव- नाव- 

पदनाम- जिल्हा पशुसंवर्धन =| पदनाम-विस्तार कृषि विद्यावेत्ता/ | पदनाम- जिल्हा अधिक्षक कृषि | पदनाम- जिल्हाधिकारी, 

अधिकारी, सदस्य संबंधित विद्यापीठ प्रतिनिधी, अधिकारी,सदस्य अध्यक्ष 

सदस्य 


पृष्ठ ३६ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


प्रपत्र-ड 
परिचय लेख 


परिचय लेखामध्ये प्रामुख्याने पुढिल मुद्यांच्या आधारे थोडक्यात टिपणी दयावी:- 


शेतक-याचे नाव, पत्ता, संपर्क क्र., एकूण क्षेत्र, वहितीखालील क्षेत्र, घेत असलेली प्रमुख पिके, 


कोणत्या शेतमालाची विक्री कोठे व कशी केली जाते, वैशिष्ट्यपुर्ण/उल्लेखनिय कार्य 


उदा.यांत्रिकीकरण/ठिबक, sel बोंडअळी एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, Head सुरक्षित 


हाताळणी, पीक रचना बदल, सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन, अद्ययावत तंत्रज्ञान होतक-यांपर्यंत पोहचविणेबाबत, 


अन्नधान्याच्या प्राथमिक प्रक्रियेबाबत जनजागृती, शेतमालाला चांगला बाजारभाव मिळणेबाबत प्रयत्न, 


कठीण परिस्थितीत शोतक-यांचे मनोधैर्य उंचविणेसाठी केलेले प्रयत्न, बचत गटांमार्फत उपजिविका 


विकासाकरीता प्रयत्न इत्यादींबाबत केलेल्या कार्याची माहिती देण्यात यावी. तसेच अभ्यासपूर्ण लेख प्रसिद्ध 
केलेबाबत, कृषि व संलग्न विषयाशी संबंधित यशोगाथा प्रसिद्ध करुन विस्तार कार्यास चालना देणेबाबत 
केलेल्या कार्याची माहिती आपले अभिप्रायासह खाळील प्रपत्रात समाविष्ठ करावी.तसेच संबंधित 


व्यक्‍ती/शेतक-यांने अवलंबलेल्या विविध उपक्रमाची ३ ते ५ मिनिटांची माहिती दर्शक चित्रफित (VIDEO 


CLIP) डिजीटल स्वरूपात पाठवावी. 


शोतक- 
याचे/व्यक्‍तीचे/संस्थेचे 
पूर्ण नाव, पत्ता व संपर्क क्र. 


शोतक-याचे/व्यक्‍तीचे/संस्थेचे 
नाव 
दि. 


नाव - 


नाव - 


पृष्ठ ३६ पैकी ३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


प्रपत्न 
वसंतराव नाईक शेतिनिष्ठ शेतकरी (सर्वसाधारण गट/ आदिवासी गट) साठी १०० गुणानुसार नविन 
प्रस्तावित केलेले प्रपत्र 
प्रस्तावित गोतकर्‍्याचे नांवे Ag | eee ee ee 
बाब प्राप्त 
अ. एकुण | गुण 
क्र गुण 
हि उपलब्ध संसाधनांचा शेती विकासासाठी कसा वापर केला आहे? ५ 
अ) उपलब्ध जमिनीचा पुर्णपणे वापर करण्यासाठी पीक रचना:- 
१) जमिनीच्या मगदुरानुसार पीक रचना आहे किंवा कसे? 
२) सदर पिक रचनेचा परिसरातील इतर शेतक-यांनी अवलंब केला आहे 4 
काय? 
३) मागील ५ वर्षामध्ये पीकनिहाय घेतलेले उत्पादन पिकाचे नाव हेक्‍टरी 
उत्पादन 
पिकाचे नाव हेक्‍टरी उत्पादन १ ० 
१. 
2. 
३. 
8. 
५. 
एकुण- २० 
२ |) पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना व। ३ 
पाणीवापर 
१) जलसंधारण उपचार/जलसंचय उपाय केले आहेत काय? उदा.शेततळे 
२) जलस्त्रोत निर्मिती /बळकटीकरणासाठी केलेले उपाय २ 
उदा.जलकुंड/वनराई बंधारे/विहिर पुनर्भरण 
३) उपलब्ध पाणी पुर्ण क्षमतेने वापरणेसाठी पिक रचना योग्य आहे. ५ 
४) मुलस्थानी ओलावा संधारणाच्या उपाययोजना करतात काय? ५ 
उदा.मृतसरी/बीबीएफ/आंतर मशागत/केओलीन/आच्छादनाचा वापर इ. 
५) तुषार व ठिबक सिचन पध्दतीव्दारे पाण्याचा वापर ५ 
एकुण- २० 
३ तंत्रज्ञानाचा अवलंब :- 7 ० 
अ) नविन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी शोतकरी मासीक, ]शोतीशाळा, 
चर्चासत्र, मेळावे, विद्यापीठाचे उपक्रम, पीक स्पर्धा, अभ्यासदौरे (राज्यात 
किंवा राज्याबाहेर) तसेच प्रदर्शने इत्यादी उपक्रमामध्ये सहभाग घेतला 
असल्यास त्याचा तपशील. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


ब) आत्मसात केलेल्या तंत्रज्ञानाचा शोतीमध्ये जमिन सुधारणेसाठी/सुपिकता 
वाढविणेसाठी/बियाणे बदलासाठी /अन्नद्रव्य व्यवस्थापनासाठी /विशेष 
उत्पादन वाढीसाठी/सिंचन व्यवस्थापनासाठी/पीक संरक्षणासाठी/काढणी व 
काढणीपश्चात व्यवस्थापनासाठी/विक्री व्यवस्थापनासाठी/कृषि 
प्रक्रीयेसाठी/पुरक व्यवसायासाठी/ वापर केला आहे काय? 


एकुण- 


२० 


एकात्मिक शोती पध्दती :- 

अ) कृषिपुरक व्यवसाय:- 
१) दुग्धव्यवसाय २) कुक्कुटपालन ३) मत्स्यव्यवसाय 
४) मधुमक्षिका ५) वराहपालन 8६) रेशीम उद्योग ७) अळींबी उत्पादन 
८) रोपवाटीका ९) शेतमाल प्रक्रिया १०) इतर कृषिपुरक व्यवसाय 


२० 


एकुण- 


२० 


उत्पादन वाढीसाठी उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर :- 

१.किसान एस.एम.एस.सेवेचा वापर करतात काय? असल्यास नोंदणीचा 
तपशील. 

२. इंटरनेटद्वारे बाजार माहिती केंद्राशी संपर्क करतात काय? 

असल्यास HIRATA? 


OR 


शेतक-याने शोतीमध्ये नाविण्यपुर्ण उपक्रम राबविळे आहेत. असल्यास 
कोणते? 

१. 

2. 

३. 


०३ 


विविध शासकीय योजनामध्ये सहभाग घेतला आहे काय? 

असल्यास मागील ५ वर्षातील शासकीय योजनामधील सहभाग देण्यात 
यावा. 

q. 

२. 

ef 


०३ 


१.जमीन आरोग्य पत्रीके मधील शिफारसीनूसार खतांचा वापर करतात 
काय? 

२.गांडूळ खत प्रकल्प/नाडेप युनिट कार्यान्वीत आहे काय? 

३.सुधारीत अवजारांचा वापर करतात काय? 

४.दैनदिन खर्च व उत्पादनाच्या नोंदी नियमीत ठेवतात काय? 

५.तंत्रज्ञान प्रचार व प्रसार / इतर AH मार्गदर्शन करतात काय? 


एकुण 


एकुण१ते५ 


पृष्ठ ३६ पैकी ३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४अओ 


जिल्हास्तरीय समिती प्रमाणपत्र 


आम्ही उपरोक्त जिल्हा स्तर निवड समितीचे सदस्य, प्रमाणित करतो की, वसंतराव नाईक 
शेतीनिष्ठ छशोतकरी  (आदिवासी/सर्वसाधारण) a पुरस्काराकरीता 
श्री/श्रीमती/सौ/डॉ....................... या शेतक-यांचे/व्यक्‍तीचे प्रक्षेत्रास समक्ष भेट घेतली आहे. सदर 
शेतकऱ्याची आम्ही शिफारस केली असून या शेतकऱ्याच्या शेतावर प्रत्यक्ष जाऊन शेतीच्या पाहणीद्वारे तसेच 
उपलब्ध कागदपत्रे? अभिळेख इत्यादींची खातरजमा करुन गुणांकन केले आहे. (क्षेत्रीय भेटी दरम्यान 
वरीष्ठ पातळीवरील समितीस गुण बदलण्याचे अधिकार राहतील.) 


जिल्हास्तर समिती - 
सही... सही................... सही 1 संही::.5.170:-:2... सही. cece 
नाव - नाव- नाव - नाव - नाव - 
पदनाम-कृषि कृषि पुरस्कार प्राप्त/ पदनाम- पदनाम-कृषि विकास | पदनाम-प्रकल्प संचालक 
उपसंचालक, जि.अ.कृ.अ. | पीकस्पर्धा विजेता/ उपविभागीय कृषि । अधिकारी, जि.प. (आत्मा) सदस्य 
कार्यालय, सदस्य सचिव | प्रगतशिल शेतकरी अधिकारी सदस्य 
यापैकी एक - सदस्य (मुख्यालय) - 
सदस्य 

सही................... सही लच: सही................... सही................... 

नाव - नाव - नाव - नाव - 

पदनाम- जिल्हा पशुसंवर्धन =| पदनाम-विस्तार कृषि विद्यावेत्ता/ | पदनाम- जिल्हा अधिक्षक कृषि | पदनाम- जिल्हाधिकारी, 

अधिकारी, सदस्य संबंधित विद्यापीठ प्रतिनिधी, अधिकारी,सदस्य अध्यक्ष 

सदस्य 


पृष्ठ ३६ पैकी ३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/४ओ 


wa-s 


स्वयं घोषणापत्र 


त तती कृषि पुरस्कारांकरिता स्वयं घोषणापत्र अर्जदाराचा 
(सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र.प्रसुधा-१६१४/३४५/प्र.क्र.9१/१८-अ, दिनांक ०९/३/२०१५ । फोटो 


गतत आधार क्रमांक (असल्यास------------------->-- 5 MIS AON 2. 
Casa तदवस res रहिवासी शोतकरी असुन माझे नावे नमूना ८अ नूसार गट क्रमांक 
deat te क्षेत्र.....हे...... आर .......शेतजमीन आहे (अपवाद-शेतिमित्र). मी शासन किंवा शासन अंगीकृत संस्थेमध्ये 
नोकरी करत नाही. किंवा मळा शासन किंवा शासन अंगीकृत संस्थेमार्फत पगार/पेन्हान मिळत नाही तसेच मी 
कोणत्याही बँकेचा अगर पतसंस्थेचा थकबाकीदार नाही. 

मी याव्दारे घोषित करतो / करते की, वरील सर्व माहिती माझ्या व्यक्तीगत माहिती व समजूतीनुसार खरी 
आहे. सदर माहिती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय दंड संहिता अन्वये आणि/ किंवा संबधित कायदयानुसार 
माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार मी शिक्षेस पात्र राहीन, याची मला पुर्ण जाणीव आहे. करीता 
स्वयंघोषणापत्र लिहून दिले आहे. 


ठिकाण:-........................... ]ोतकऱ्याची स्वाक्षरी :- 


दिनांक:- ]ोतकऱयाचे नाव:- 


(सदरचे घोषणापत्र जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी प्रतीस्वाक्षरीत करावे) 


पृष्ठ ३६ पैकी ३६ 


